मराठी भाषा विभाग (ge) व विभागाच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांची सुधारित व 
अद्ययावत नागरिकांची सनद एकत्रितरित्या प्रसिध्द 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक-संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.२३/आस्था-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १९ नोव्हेंबर, २०१८ 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 


अधिनियम, २००५ मधील कलम ८ (१) (२) मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक विभाग व त्याच्या अधिपत्याखालील कार्यालय प्रमुखांना 


नागरिकांची सनद प्रसिध्द करण्याची तरतूद केली आहे. त्यानुसार विभागाची नागरिकांची सनद प्रसिध्द करण्यात आली आहे. तथापि, 


विभागातील आधिकारी / कर्मचारी यांच्या बदल्या / नवीन पदस्थापना व विषयसूची मध्ये झालेल्या बदलामुळे विभागाची तसेच 


विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांची नागरिकांची सनद एकत्रितरित्या प्रसिध्द करण्याचे प्रस्तावित होते. 
शासन निर्णय :- 


मराठी भाषा विभाग (खुद्द) तसेच विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांची सुधारित व अद्ययावत नागरिकांची सनद 


एकत्रितरित्या प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदरहू नागरिकांची सनद शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०१८१११९१११५१८७६३३ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशावरुन व नांवाने. 


Aparna Det snd pana rin coe 
Arvind यया 
Gawde Socom eee asad 
(अपर्णा अ. गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 

१) मा.राज्यपालांचे सचिव, मुंबई 

२ मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

3 मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा.मंत्री /राज्यमंत्री यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५ उप सचिव (र.व.का)), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, प्रशासकीय इमारत, ५ वा AWA, ST. आंबेडकर उद्यानाजवळ, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्वी, 


मुंबई-४०० ०५१. 

७) सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, रविंद्र नाट्यमंदिर इमारत, दुसरा मजला, पु.ल. देशपांडे कला अकादमी, सयानी रोड, 
प्रभादेवी, मुंबई- ४०० ०२५. 

८) सचिव, विश्वकोश निर्मिती मंडळ, रविंद्र नाट्यमंदिर इमारत, दुसरा मजला, पु.ल. देशपांडे कला अकादमी, सयानी रोड, प्रभादेवी, 
मुंबई- Yoo ०२५. 

९) प्रशासकीय अधिकारी, राज्य मराठी विकास संस्था, एल्फिस्टन तांत्रिक विद्यालय, ३, महापालिका मार्ग, धोबीतलाव, मुंबई- Yoo ००१. 

१०) सर्व अवर सचिव व सर्व कार्यासन अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

११) निवडनस्ती. 


ie 4 a 
i Se 


. Ne ie 
सत्यमेव जयते 


नागरिकांची सनद 


मराठी भाषा विभाग 


मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


नागरिकांची सनद 


मराठी भाषा विभाग 


मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


एच ९२२३-१९ 


अ.क्र. विषय पृष्ठ क्र. 

| प्रस्तावना, विभाग व विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांची रचना व So 
संरचना तक्ता 

२ | परिशिष्ट-१ क. 
(अधिकाऱ्यांची यादी व संपर्क दूरध्वनी) 

३ | परिशिष्ट -२ हे 
(कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक) 

8 परिशिष्ट-३ ४३-४४ 
(अधिनियम व नियमांची यादी) 

५ | परिशिष्ट-४ 17 
(विभागांतर्गत महत्त्वाच्या समित्या व मंडळे) 

६ | परिशिष्ट-५ ने 
(विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांचे विविध उपक्रम) 

७ | परिशिष्ट-६ र 
(विभागामार्फत साहित्यिक क्षेत्रात देण्यात येणारे पुरस्कारांचे स्वरुप) 

८ | परिशिष्ट-७ Rome 
(केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये नियुक्‍त Horch 
जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांची यादी) 

९ | परिशिष्ट-८ eee 
मराठी भाषा विभाग सन 2098-94 ते २०१७-१८ या चार वर्षांकरिता 
केलेली आर्थिक तरतूद व खर्च दर्शविणारे विवरणपत्र 


एच ९२३-१अ 


(पाच) 


प्रस्तावना 


मराठी भाषेच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षामध्ये "मराठी 
भाषा विभाग" असा स्वतंत्र प्रशासकीय विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय दि. २४ जून, २०१० च्या मंत्रिमंडळाच्या 
बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार स्वतंत्र मराठी भाषा विभागाची स्थापना करण्यात आली असून, नव्याने 
निर्माण करण्यात आलेल्या विभागामध्ये महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीच्या अनुसूचीमधील सामान्य प्रशासन 
विभाग, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्या अखत्यारितील मराठी 
भाषेशी संबंधित विषय तसेच मराठी भाषा विषयक कामकाज पाहणारे (१) भाषा संचालनालय, वांद्रे, मुंबई, (२) 
राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, (३) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई व (४) महाराष्ट्र 
राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई ही कार्यालये/संस्था/मंडळ मराठी भाषा विभागाच्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखाली वर्ग करण्यात आली. स्वतंत्र मराठी भाषा विभागाच्या स्थापनेबाबतचे आदेश झासन निर्णय, 
सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-मभावा-२०१०/४५८/प्र.क्र.९५(भाग-२)/२०-ब, दिनांक २२ जुले, २०१० अन्वये 
निर्गमित करण्यात आले आहेत. याबाबतची अधिसूचना दि.२९ नोव्हेंबर, २०१० रोजी निर्गमित करण्यात आली 
व त्यानुसार स्वतंत्र मराठी भाषा विभागाचे कामकाज सुरु झाले. 


मराठी भाषा विभागाची माहिती सर्व सामान्य नागरिकांना प्राप्त व्हावी याकरिता मराठी भाषा विभाग व 
त्याअंतर्गत असलेल्या चार क्षेत्रीय कार्यालयांची एकत्रित नागरिकांची सनद प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. ही 
नागरिकांची सनद सर्वसामान्य नागरिकांना छाननीसाठी नेहमीच खुली असेल आणि सन्माननीय नागरिकांच्या 
बहुमूल्य सूचनांचा विचार करुन या सनदेमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येतील. मराठी भाषा विभाग व 
त्याच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये नागरिकांच्या या सनदेची अंमलबजावणी करण्यास कटीबद्ध आहेत. 
तसेच विभागाकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सर्व सेवा कर्तव्य भावनेने व कर्तव्यतत्परतेने उपलब्ध करुन देण्याची मी 
हमी देत आहे. 


श्री. भूषण गगराणी, 
प्रधान सचिव 


एच ९२२३-२ 


१ 


मराठी भाषा विभाग 


मराठी भाषा विभागाच्या विकासासाठी शासनाने दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०१० च्या अधिसुचनेद्वारे मराठी भाषा 
विभागाची निर्मिती केली आहे. राजभाषा अधिनियम, १९६४ च्या अनुषंगाने मराठी भाषेचा प्रशासनामध्ये सक्षमपणे वापर 
करण्याकरिता शासनस्तरावर विविध धोरणात्मक निर्णय घेणे तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार याकरिता प्रयत्न करणे 
ही या विभागाची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. 


मराठी भाषा विभागाची रचना - 


मा. मंत्री (मराठी भाषा) हे मराठी भाषा विभागाचे प्रभारी मंत्री आहेत. विभागासाठी प्रधान सचिव (मराठी भाषा) हे 
वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आहेत. या प्रशासकीय विभागांतर्गत वर्ग-१ चे ५ अधिकारी व वर्ग-२ चे ८ अधिकारी असून, 
एकूण ८ कार्यासनांमध्ये या विभागाकडील सर्व विषयांची विभागणी करण्यात आली आहे. सदर अधिकारी व त्यांना वाटप 
केलेल्या कार्यासनांचा तपशील परिशिष्ट-१ मध्ये अंतर्भूत केला आहे. परिशिष्ट-१ आणि विभागाचा संरचना तक्‍ता सोबत 
जोडला आहे. मराठी भाषा विभागामध्ये खालील विषयांचे कामकाज हाताळण्यात येते :-- 


मराठी भाषा विभाग (खुद्द) शी संबंधित तसेच मराठी भाषेच्या विकासासंबंधी धोरणात्मक बाबी. 

भाषा संचालनालय व त्यांच्याशी संबंधित शासनस्तरावरील सर्व कामकाजाचे संनियंत्रण व समन्वय 

राज्य मराठी विकास संस्था व त्यांच्याशी संबंधित शासनस्तरावरील सर्व कामकाजाचे संनियंत्रण व समन्वय 
महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ व त्यांच्याशी संबंधित शासनस्तरावरील सर्व कामकाजाचे 
संनियंत्रण व समन्वय. 

५) महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ व त्यांच्याशी संबंधित शासनस्तरावरील सर्व कामकाजाचे 
संनियंत्रण व समन्वय. 


१) विभाग (खुद्द) व क्षेत्रीय कार्यालयातील संपर्क अधिकारी यांची माहिती : 


मराठी भाषा विभाग (खुद्द) व क्षेत्रीय कार्यालयातील कार्यरत अधिकाऱ्यांची यादी, संपर्क दूरध्वनी सह परिशिष्ट-१ 
मध्ये देण्यात आली आहे. 


२) कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक: 


मराठी भाषा विभागामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांच्या कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक परिशिष्ट-२ येथे सादर करण्यात 
आले आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडण्यास होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील प्रकरण क्र. ३ च्या कलम ११ मध्ये नमूद केलेल्या न्यायप्रविष्ट बाबी, 
लोक आयुक्‍त किंवा उप लोक आयुक्‍त आणि अन्य घटनात्मक संस्था, आयोग, न्यायिकत्व बाबी, केंद्र किंवा अन्य 
राज्य शासनांच्या संबंधातील प्रकरणे, विधी विधानांशी संबंधातील प्रकरणे/बाबी, मंत्रिमंडळास सादर होणाऱ्या मुख्य 
धोरणात्मक बाबी इत्यादींना कार्यपूर्तीच्या स्तंभ क्र. 3 येथील वेळापत्रकातून सूट राहील. 


३) महत्वाचे अधिनियम व शासन निर्णय: 


या विभागाशी संबंधित नियम अथवा महत्वाचे शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध आहेत. त्यापैकी विभागाशी संबंधित अधिनियम व नियम यांची यादी परिशिष्ट-३ मध्ये देण्यात आली आहे. 


४) विभागांतर्गत महत्वाच्या समित्यांची माहिती : 


या विभागाच्या विविध योजना / कामकाज कार्यान्वित करण्याकरिता स्थापना केलेल्या मुख्य समित्या यांची 
माहिती परिशिष्ट - ४ मध्ये देण्यात आली आहे. 


एच ९२२-२अ 


५) क्षेत्रीय कार्यालयांचे विविध उपक्रम : 


या विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयातील विविध उपक्रम यांची माहिती परिशिष्ट - ५ मध्ये 
देण्यात आली आहे. 


६) विभांगातर्गत पुरस्कार : 


मराठी भाषा विभागाकडून देण्यात येणारे विविध वाडु-मयीन पुरस्काराचे स्वरूप व मान्यवरांची यादी 
याबाबतची माहिती परिशिष्ट - ६ मध्ये देण्यात आलेली आहे. 


७) माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत जन माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांची माहिती : 


माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत नियुक्‍त करण्यात आलेल्या विभाग व विभागाच्या अधिपत्याखालील 
क्षेत्रीय कार्यालयातील जन माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांची माहिती परिशिष्ट-७ मध्ये देण्यात आली 
आहे. 


८) मराठी भाषा विभागामधील सन २०१४-१५ ते सन २०१७-१८ या चार वर्षांकरीता केलेली आर्थिक तरतूद व खर्च 
दर्शविणारे विवरणपत्र : 


सदर माहिती परिशिष्ट ८ मध्ये देण्यात आली आहे. 


नागरिकांच्या सनदेचा आढावा / सिंहावलोकन : 
या नागरिकांच्या सनदेच्या उपयुक्‍्ततेबाबत तथा परिमाणकारकतेचा आढावा मराठी भाषा विभागाकडून दरवर्षी 
घेण्यात येईल व त्यात आवश्‍यकतेनुसार बदल करण्यात येतील. 


(संकेतस्थळ-॥(४७०//॥7६/४(॥७॥४5॥४.॥1६/॥६॥४७॥(४.७०/-/) 


मराठी भाषा विभागाची संरचना 
मंत्री 
प्रधान सचिव 
सह / उप सचिव 
अवर सचिव (आस्था) अवर सचिव ( गृह व्यवस्थापन) अवर सचिव (अर्थसंकल्प) 
कक्ष Pee (आस्था-१ al (भाषा-१) कक्ष अधिकारी (भाषा-२) 
कक्ष अधिकारी (रोख शाखा) कक्ष अधिकारी (नोंदणी शाखा) कक्ष अधिकारी (आस्था-२) 
कक्ष अधिकारी (भाषा-३) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प शाखा) 


एच ९२२३-३२ 


8 


मराठी भाषा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालये 
विभागाच्या अधिपत्याखाली पुढील क्षेत्रीय कार्यालये कार्यरत आहेत :- 

१) भाषा संचालनालय, प्रशासकीय इमारत, ५ वा मजला, डा. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाजवळ, शासकीय वसाहत, 
वांद्रे (पूर्व, मुंबई ४०० ०५१. 

२) महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, रविंद्र नाट्यमंदिर इमारत, दुसरा मजला, पु. ल. देशपांडे कला अकादमी, सयानी 
रोड, प्रभादेवी, मुंबई ४०० ०२५. 

३) विश्वकोश निर्मिती मंडळ, रविंद्र नाट्यमंदिर इमारत, दुसरा मजला, पु. ल. देशपांडे कला अकादमी, सयानी रोड, प्रभादेवी, 
मुंबई Yoo ०२५. 

४) राज्य मराठी विकास संस्था, एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्यालय, ३, महापालिका मार्ग, धोबीतलाव, मुंबई Yoo ००१. 


१) भाषा संचालनालय 
राजभाषा अधिनियम १९६४ अन्वये राज्य शासनाने “मराठी भाषा” राजभाषा म्हणून घोषित केळी आहे. शासन 
व्यवहारात मराठीचा वापर या झासनाच्या वैधानिक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी भाषा संचालनालयाकडून विविध 
उपाययोजना करण्यात येतात. 


भाषा संचालनालयाकडून पार पाडले जाणारे कामकाजात मुख्यत्वे करून पुढील बाबींचा समावेश आहे :-- 


१. विधानसभा विधेयके,विधानपरिषद विधेयके, अध्यादेश आणि सर्व राज्य अधिनियम व त्याखालील तयार केलेले 
नियम, उपविधि यांचा मराठीमध्ये अनुवाद करणे, अनुवादित राज्य अधिनियम अद्ययावत करणे तसेच तो पुस्तकरुपात 
उपलब्ध करणे. विधानसभा/विधानपरिषद विधेयके, अध्यादेश आणि अधिनियम हिंदीमध्ये अनुवादित करणे. 


२. अर्थसंकल्पविषयक सर्व प्रकाडानांचा, राज्यपालांच्या अभिभाषणाचा, शासनाने नियुक्‍त केलेल्या विविध 
समित्यांच्या व आयोगांच्या अहवालांचा तसेच भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सहा इंग्रजी अहवालांचा 
मराठी अनुवाद करून देणे. 


३. विभागीय नियमपुस्तिका आणि सर्वसाधारण तसेच विशेष प्रमाण नमुने व प्रपत्रे यांचा मराठी अनुवादकरून देणे. 


४. विद्यापीठ स्तरावरील अभ्यासक्रम मराठीतून शिकविण्यासाठी उपयोगी ठरणारे प्रशासनिक, विधिविषयक, 
तांत्रिक व विज्ञानविषयक परिभाषा शब्दकोश तयार करणे. 


५. सर्व केंद्रीय अधिनियमांचा मराठीत अनुवाद करणे, त्यास राजभाषा खंड, नवी दिल्ली यांची संमती घेऊन तो 
प्राधिकत मराठी पाठ भारताच्या राष्ट्रपतींच्या नावे भारत सरकारच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करणे तसेच ते प्राधिकृत पाठ 
म्हणून पुस्तकरुपात प्रसिध्द करणे. 


६. शासकीय कार्यालयातील अमराठी भाषिक राजपत्रित अधिकारी व अराजपत्रित कर्मचारी यांच्यासाठी मराठी 
भाषा परीक्षा, तसेच सर्वांसाठी हिंदी भाषा परीक्षा वर्षातून दोनदा आयोजित करणे, शासकीय सेवेतील इंग्रजी टंकलेखक व 
लघुलेखक तसेच लघुटंकलेखक यांच्यासाठी एतदर्थ मंडळाच्या मराठी टंकलेखन/लघुलेखन परीक्षा वर्षातून दोनदा 
आयोजित करणे. 

७. शासकीय कार्यालयांतून दैनंदिन कामकाजात मराठीचा वापर होतो किंवा नाही याची पाहणी करण्यासाठी 
मंत्रालयीन विभाग, महामंडळे, जिल्हा व विभागीय स्तरावरील शासकीय कार्यालये, महानगरपालिका, नगरपालिका, 
जिल्हा परिषदा व जिल्हा ग्रामीण यंत्रणा यांची प्रत्यक्ष तपासणी करणे व त्यांच्या अडीअडचणी दूर करणे. 


८. संचालनालयाकडून भारताचे संविधान मराठीत अनुवादित केळे असून मराठीमधील त्याच्या ६ आवृत्त्या प्रसिद्ध 
केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे सन २०१३-१४ या वर्षात भारताच्या संविधानाची सातवी द्विभाषी आवृत्ती इंग्रजी/मराठी अशा 
दोन्ही भाषांमध्ये प्रकाशित केली आहे. 


4 


९. शासन व्यवहारात मराठीचा सक्षमपणे वापर करण्याकरिता भाषा समृद्धीसाठी शब्दकोश/परिभाषाकोड या 
सारख्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे. यामध्ये प्रामुख्याने पुढील प्रकाशनांचा समावेश आहे :- 


भाषा संचालनालयामार्फत आतापर्यंत पदनाम कोडा, प्रशासनिक GEA, प्रशासन वाक्प्रयोग, शासन व्यवहार 
कोडा, कार्यद्डिका आणि झासकीय कर्मचाऱ्यांना तसेच इतरांना मराठी लेखनात मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रमाणळेखन 
नियमावली तसेच राज्यशास्र, लोकप्रशासन, अर्थशास्र, साहित्य समीक्षा, IIa, AAAI, व्यवसाय व्यवस्थापन, 
ग्रंथालयशास््र (सुधारित, रसायनशास्त्र (सुधारित), संख्याशास्र, गणितशास्त्र (सुधारित, औषधशास््र, विकृतिझास्त्र, 
भाषाविज्ञान व वाडु-मयविद्या, भूगोलझास्र व वृत्तपत्र विद्याशा्र या सारखे २९ परिभाषा कोड, 3 पारिभाषिक शाब्दावल्या 
तसेच शब्दकोश ६ व १० मार्गदर्शक पुस्तिका धरून एकूण ४८ विविध veer प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. 
संचालनालयाची सर्व प्रकाशने शासकीय मुद्रणालयात विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. 


भाषाविषयक विविधप्रकारचे सहाय्य करण्यासाठी व मौलिक सूचना देण्याकरिता शासनाने “भाषा सल्लागार 
समितीची” निर्मिती केली आहे. या समितीच्या मौलिक सूचना विचारात घेऊन भाषा संचालनालयाचे विविध उपक्रम हाती 
घेण्यात येतात. तसेच शासन व्यवहारात मराठी भाषेचा जास्तीतजास्त वापर करण्यासंदर्भात शासकीय कार्यालयांची 
तपासणी करण्याचे कामही या कार्यालयामार्फत करण्यात येते. शासन निर्णय, क्रमांक-भासस-२०१५/प्र.क्र.३०/भाषा-१, 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०१५ अन्वये भाषा सल्लागार समितीची पुनर्रचना करण्यात आळी आहे. सदर समितीमध्ये १९ 
अशासकीय व ८ शासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


राज्य व केंद्रीय अधिनियमांचा मराठीत अनुवाद :- 


महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ अन्वये सर्व प्रशासनिक व्यवहारात मराठीचा वापर करण्याचे धोरण अंमलात 
आणले आहे. त्याअनुषंगाने विधिविषयक कामकाजात देखील मराठीचा वापर करण्याची कार्यवाही सुरू केलेली आहे. 
विधानमंडळात विधेयक मांडताना ते मराठी व इंग्रजी या दोन्ही भाषेत मांडण्यात येते. विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर 
करताना मराठी व इंग्रजीमध्ये सदर कायदा प्रसिद्ध करण्यात येतो. आतापर्यंत एकूण ५८६ राज्य अधिनियम (मराठी) 
राज्याच्या मुख्य संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आळे आहेत. तसेच केंद्र शासनाचे प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधि) 
अधिनियम (Authoritative Text Act), १९७३ अन्वये केंद्र शासनाच्या केंद्रीय कायद्यांच्या प्रादेशिक भाषेत प्राधिकृत 
अनुवाद करण्यात येतात. केंद्रीय कायद्याची प्रत अनुवादाकरिता राज्य शासनाकडे प्राप्त झाल्यानंतर भाषा 
संचालनालयाकडून त्याचा मराठी अनुवाद करण्यात येतो. सदर अनुवाद केंद्रीय अनुवाद समितीकडून मान्यता 
मिळाल्यानंतर मा. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतो. मान्यतेनंतर कायद्यांचा प्राधिकृत पाठ हा अनुवाद 
अधिकृतरित्या राज्य शासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात येतो. या प्रक्रियेनुसार आतापर्यंत १७० केंद्रीय अधिनियमांचा मराठीत 
अनुवाद करण्यात आलेला असून, सदर केंद्रीय कायदे शासनाच्या मुख्य संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 


(संकेतस्थळ-॥७://०॥8518.11811819581109.90४.॥॥) 


एच ९२२३-३अ 


भाषा संचालनालय व भाषा संचालनालयाच्या अंतर्गत असळलेल्याविभागीय 
(कार्यालयाच्या संरचनेचा तक्‍त) 
भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 


y 


भाषा संचालक (गट-अ) १ पद 


1 


मुख्यालय (मुंबई) 


+ 
अनुवाद व परिभाषा परिभाषा निर्मिती शाखा 


विधी अनुवाद 
शाखा 
uy 


भाषा उपसंचालक 
(विधी) 
गट-अ 
(१ पद) 
L 


सहायक भाषा 
संचालक 
(गट-ब) 
२ पदे 
9 
पर्यवेक्षक 
५ पदे 
9 


अनुवादक 
(गट-क) 
१९ पदे 


मराठी अनुवाद व परि 
भाषा निर्मिती शाखा 
L 


भाषा उपसंचालक 
(अनुवाद व शब्दावली) 
(गट-अ) 
१ पद 
४ 


सहायक भाषा संचालक 
(अनुवाद व शब्दावली) 
(गट-ब) 
२ पदे 
L 
पर्यवेक्षक (मराठी) 
(गट-क) 
४ पदे 
शु 


अनुवादक (मराठी) 
(गट-क) 
१६ पदे 


हिंदी अनुवाद लिपिक वर्गीय शाखा 
छाखा + 
4 


भाषा अधिकारी 
(हिंदी) 


सहायक संचालक 
(प्रशिक्षण व 
(गट-ब) आस्थापना) 
१पद (गट-ब) 
डु १पद 
4 


पर्यवेक्षक (हिंदी) 
(गट-क) लघुलेखक 
१ पद १ पद 
डू शू 


उच्चश्रेणी 


अनुवादक (हिंदी) 
(गट-क) 
४ पदे 


अधीक्षक 
(गट-क) 
३ पदे 
J 


वरिष्ठ लिपिक 
(गट-क) 
gue 
J 
लघुटंकलेखक 
(गट-क) 
२ पदे 
J 
टंकलेखक/ 
लिपिक-टंकलेखक 
(गट-क) 
१२ पदे 


L 
कनिष्ठ ग्रंथपाल 


(गट-क) 
१ पद 


शू 
वाहनचालक 


१ पद 
री 
नाईक 
(गट-ड) 
२ पदे 


Y 
शिपाई 
(गट-ड) 
१० पदे 


विविधचार विभागीय कार्यालये 


विभागीय अकता Sees कहता 


नवी मुंबई 
+ 


विभागीय सहायक 
भाषा संचालक 
(गट-ब) 
१ पद 
+ 


अनुवादक (मराठी) 
(गट-क) 
qe 
+ 


अधीक्षक 
(गट-क) 
१ पद 
L 


वरिष्ठ लिपिक 
(गट-क) 
१ पद 
L 


लिपिक-टंकलेखक 
(गट-क) 
२ पदे 
L 


शिपाई 
(गट-ड) 
२ पदे 


विभागीय शि 


पुणे 
4 


विभागीय सहायक 
भाषा संचालक 
(गट-ब) 
१ पद 
4 


अनुवादक (मराठी) 
(गट-क) 
२ पदे 
वि 


अधीक्षक 
(गट-क) 
१ पद 
L 


वरिष्ठ लिपिक 
(गट-क) 
१ पद 
ड़ 


लिपिक-टंकलेखक 
(गट-क) 
२ पदे 
L 


शिपाई 
(गट-ड) 
२ पदे 


विभागीय ‘= 


नागपूर 
L 


विभागीय सहायक 
भाषा संचालक 
(गट-ब) 
१ पद 
+ 


अनुवादक (मराठी) 
(गट-क) 
२ पदे 
+ 


अधीक्षक 
(गट-क) 
१ पद 
9 


वरिष्ठ लिपिक 
(गट-क) 
१ पद 
L 


लिपिक-टंकलेखक 
(गट-क) 
२ पदे 
L 


शिपाई 
(गट-ड) 
२ पदे 


one 


कार्यालय, 
औरंगाबाद 
9 
विभागीय सहायक 


भाषा संचालक 
(गट-ब) 
१ पद 
4 


अनुवादक 
(मराठी) 
(गट-क) 
२ पदे 
9 


अधीक्षक 
(गट-क) 
१ पद 
4 


वरिष्ठ लिपिक 
(गट-क) 
१ पद 
4 


लिपिक- 
टंकलेखक 
(गट-क) 
२ पदे 


1 
शिपाई 
(गट-ड) 

२ पदे 


9 


(2) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ 


मराठीभाषा, साहित्य संस्कृती व कला या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्रास लाभलेला थोर वारसा जतन आणि संवर्धन 
करण्यासाठी आणि मराठी भाषेत विविध विषयांवरील मूलभूत संशोधन व VHA यांना उत्तेजन देण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र 
शासनाने १९ नोव्हेंबर, १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची स्थापना केली. अश्ा तऱ्हेची मंडळाची 
मूळ संकल्पना महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. यशवंतरावजी चव्हाण यांची होती. सर्व देशामध्ये राज्य पातळीवर 
साहित्य आणि संस्कृती विषयक स्थापन करण्यात आलेले हे पहिलेच मंडळ होय. मंडळाचे पहिले अध्यक्ष तर्कतीर्थ 
BEVIS जोशी होते. 


महाराष्ट्राची भाषा, साहित्य, संस्कृती आणि इतिहास हे विषय तसेच विज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञान, समाजविद्या यांच्या 
कक्षेत येणाऱ्या विषयांवर मराठीमध्ये ग्रंथरचना करण्यासाठी विविध वाड्मयीन योजनांना चालना देणे, मदत करणे व 
अशा योजना मंडळाने स्वत: हाती घेणे हे साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. शासनाने मंडळाकडे 
सोपविलेली वरील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि आधुनिक महाराष्ट्राच्या वाड्मयीन गरजा लक्षात घेऊन 
सुरुवातीपासूनच मंडळ मौलिक व बहुविध वाड॒-मयीन निर्मितीसाठी कार्यरत आहे. शासन निर्णय, क्रमांक-सासंमं 
१०१५/प्र.क्र.५८/२०१५/भाषा-३, दिनांक ५ ऑगस्ट २०१५ अन्वये मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. मंडळामध्ये 
एकूण २७ अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे मुख्य उपक्रम पुढीलप्रमाणे आहेत :-- 
१) मौलिक विषयावरील विविध लेखन प्रकल्प हाती घेणे. 


२) नवलेखकांना उत्तेजन देणे. 


३) साहित्य संमेलनांना अनुदान देणे. 


४ GUA कार्यशाळांचे आयोजन करणे. 


५) नियतकालिके व साहित्य संस्था यांना अनुदान देणे. 


६) राज्यस्तरीय जीवन गौरव पुरस्कार व विविध वाडमय पुरस्कार इ. पुरस्कारांचे वितरण करणे. 


७) पुस्तक प्रकाशन उपक्रम. 
(पुरस्कार परिशिष्ट -५) 


(संकेतस्थळ -http://msblc.maharashtra.gov.in) 


एच ९२२-४ 


c 
महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ संरचना 


सचिव गट-अ 
1 


अधीक्षक - 9 पद 


१ 


प्रपाठक - १ पद 
ी 
सहायक लेखा अधिकारी - १ पद 
क 
उच्चश्रेणी लघुलेखक - १ पद 
’ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक -१ पद 
’ 
वरिष्ठ लिपिक - ४ पदे 
भी 
ग्रंथालळयीनसहायक - १ पद 
क 
लिपिक - टंकलेखक - ७ पदे 
’ 
वाहन चालक - १ पद 
’ 
शिपाई - २ पदे 


8 


(3) महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ 
महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या वेळी 
राज्यकारभारासंबंधी मूलभूत धोरण सूचित करणारी काही सुत्रे सांगितली त्या सुत्रानुसार मराठी भाषा व साहित्य यांच्या 
अभिवृध्दिसाठी राज्य शासनाने दिनांक १९ नोव्हेंबर, १९६० रोजी कै. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली 
महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची स्थापना केली. या मंडळाने जे अनेकविध उपक्रम सुरु केले, त्यांपैकी 
एक प्रमुख व वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रम म्हणजे मराठी विश्वकोशाची निर्मिती हा होय. 


सन १९६० पासून महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळामध्येच विश्वकोशाचे काम अंतर्भूत होते. तथापि, 
विश्वकोशाच्या उपक्रमाला चालना मिळावी याकरिता दिनांक १ डिसेंबर, १९८० रोजी “महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश 
निर्मिती मंडळ” या राज्यस्तरीय स्वतंत्र मंडळाची स्थापना करण्यात आळी. दिनांक ५ ऑगस्ट, २०१५ च्या शासन 
निर्णयान्वये मंडळाची पुर्नरचना करण्यात आली आहे. मंडळामध्ये एकूण २२ सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोडा निर्मिती मंडळ 


विविध विषयांच्या एकत्रित सारभूत नोंदी उपलब्ध व्हाव्यात याकरिता महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती 
मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. ब्रिटानिका एनसायक्लोपिडीयाच्या धर्तीवर मराठी वर्णमालेनुसार (“अ” ते “ज्ञ 
पर्यंत) विश्वकोशाचे एकूण २० खंड प्रकाशित झाले आहेत. पहिला खंड १९७६ मध्ये प्रकाशित झाला होता व २०१६ मध्ये २० 
वा अंतिम खंड प्रकाशित झाला आहे. पारंपारिक पध्दतीने विश्वकोशाचे सर्व खंड प्रकाशित होण्यास ४० वर्षाइतका प्रदीर्घ 
कालावधी लागला. विश्वकोशाचे काम दर्जेदार व अजोड स्वरुपाचे असले तरी माहिती व तंत्रज्ञानाच्या युगात सध्याच्या 
नोंदीतील तपज्ञील झपाट्याने अद्ययावत करणे गरजेचे आहे. ही बाब विचारात घेता, यापुढे विश्वकोशाचे अद्ययावतीकरण 
पूर्णपणे संगणकावर करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. त्यामुळे तज्ञांनी नोंदी लिहिण्यापासून त्यावर संपादकीय 
संस्करण करण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रीया ऑनलाईन करण्याचे काम सध्या सुरु आहे. यापुढील अद्यावतीकरण वाचकांना 
/अभ्यासकांना संकेस्थळावर तातडीने उपलब्ध व्हावे याकरीता या कामात मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक संस्था व 
विद्यापीठांचा सहभाग करून घेण्यात येत आहे. त्यामध्ये मुख्यत्वेकरून विश्वकोशातील नोंदी वर्णमाळेनुसार न ठेवता 
विषयनिहाय देण्यात येणार असून, याकरीता दिनांक २३.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये ज्ञान मंडळाची (Knowledge 
Communities) कार्यपध्दती निश्चित केळी आहे. विविध विषयांच्या ६० ते wo ज्ञानमंडळामार्फत विश्वकोशाचे 
अद्ययावतीकरण करण्यात येणार असून, आतापर्यंत ४३ विषयनिहाय ज्ञानमंडळे स्थापन झाली आहेत. अन्य ज्ञानमंडळे 
स्थापनेचे काम सुरु आहे. या सर्व ज्ञानमंडळांना नोंदी लिहिण्यासंबंधीचे प्रशिक्षण देऊन विद्यमान नोंदी अद्ययावत करणे व 
नवीन नोंदीची नोंद करण्याचे काम हाती घेण्यात येत आहे. 


मराठी विश्वकोशातील सर्व नोंदी विश्वकोशाच्या संकेतस्थळावर वाचकांसाठी मोफत उपलब्ध आहेत. तसेच हे सर्व 
२० खंड वाचकांना अधिक सुटसुटीतपणे वापरता यावेत याकरीता आता मोबाईल अँपच्या स्वरुपातही विश्वकोशाची 
माहिती वाचकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता विश्वकोशातील विविध विषयांच्या नोंदी मोबाईल 
अँपवर उपलब्ध असल्याने या उपक्रमास वाचकांनी उदंड प्रतिसाद दिला आहे. 


(सं ake :-http ://marathivishwakosh.maharashtra.gov.in //marathivishwakosh.maharashtra.gov.in) 


एच ९२२-४अ 


Go 


महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ कार्यालयाची रचना 
प्रशासकीय कार्यालय, मुंबई 
सचिव - 9 (राजपत्रित) 


{ 
oT 
अधीक्षक - 9 सहायक लेखा अधिकारी- १ (राजपत्रित) 
र र 
विद्याव्यासंगी सहायक- 9 स्वीय सहायक-१ 
र र 
कनिष्ठ लघुलेखक - १ वरिष्ठ लिपिक - २ 
र 
लिपिक टंकळेखक - 2 वाहन चालक - 9 
शिपाई- २ 


संपादकीय उपकार्यालय, वाई 


सहायक द! १ (राजपत्रित) 
विद्याव्यासंगी सहायक - ७ संपादकीय सहायक - ७ 
लिपिक टंकलेखक - ५ ग्रंथालयीन Sn 
शिपाई - 8 झाडूवाला हमाल - १ 
1 ल वरील पदे 
विभाग संपादक -२ सहसंपादक -३ 
कला संपादक-१ प्रमुखचित्रकार - १ 
प्रमुख मानचित्रकार - १ सहायक मानचित्रकार-१ 
संदर्भ सहायक - १ सहायक-६ 


११ 


(४) राज्य मराठी विकास संस्था 


मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राची संस्कृती यांचे संरक्षण, संगोपन आणि संवर्धन करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र 

शासनाने दिनांक १ मे,१९९२ रोजी “ राज्य मराठी विकास संस्थेची” स्थापना केली. सदर संस्था “नोंदणी 
अधिनियम, १८६० ” आणि “ सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० ” अन्वये दिनांक ०२.०१.१९९३ 
रोजी संस्थेची धर्मादाय आयुक्त, मुंबई यांच्याकडे स्वायत्त संस्था म्हणून नोंदणी झाली. सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण 
झाल्यानंतर दिनांक ०१.०३.१९९३ पासून संस्थेच्या कामकाजास सुरुवात झाली. तेव्हापासून संस्था मराठी 
भाषेच्या विकासासाठी विविध उपक्रम राबवत आहे. शासन निर्णय, क्रमांक-रामवि-१०१४/प्र.क्र.४४/ 
२०१४/भाषा-३, दिनांक१७.१०.२०१५ अन्वये संस्थेच्या नियामक मंडळाची पुर्नरचना करण्यात आली आहे. 

संस्थेच्या नियामक मंडळ/कार्यकारी मंडळ यांच्या सल्ल्याने संस्थेचे कामकाज चालते. सदर संस्थेला 
शासनाकडून वेतन व वेतनेतर बाबींकरिता सहायक अनुदान देण्यात येते. आतापर्यंत संस्थेकडून विविध भाषीक 
उपक्रम हाती घेण्यात आले असून सध्या पुस्तकांचे गांव, दुर्मिळ ग्रंथाचे डिजिटायजेशन या सारखे महत्त्वपूर्ण 
प्रकल्प संस्थेने हाती घेतले आहेत. 

(१) (संकेतस्थळ:- htto://rmvs.maharashtra.gov.in) 


(2) (संकेतस्थळ:- www.pustakanchgaav.com/in) 


राज्य मराठी विकास संस्था - कार्यालयाची संरचना 


संचालक- (१ पद) 


oY 


उपसंचालक- (9 पद) वरिष्ठ संशोधन सहायक- (१ पद) 
प्रशासकीय आवारी, (१पद) कनिष्ठ संशोधन सहायक- (१ पद) 
लेखा अधिकारी- (१ पद) सहायक - (३ पदे) 
कार्यासन अधिकारी- (१ पद) 
लघुलेखक- (१ पद) 
रोखपाल - (१ पद) 
दृ 
लिपिक ee (2 पदे) 
वाहनचालक - (9 पद) 


शिपाई- (9 पद) 


HEKKEKRREREERREREERRERRERRERRERRAERRAEE 


एच ९२२३-५ 


१२ 


परिशिष्ट-१ 
(१ मराठी भाषा विभाग (खुद्द) 
(अधिकाऱ्यांची यादी व संपर्क दूरध्वनी) 
प्र. सचिव सह सचिव अवर सचिव कक्ष अधिकारी 

प्रधान सचिव (मराठी भाषा सह सचिव अवर सचिव (आस्थापना) कक्ष अधिकारी, 
विभाग) (अतिरिक्त कार्यभार) (कार्यासन) (कार्यासन - आस्था-१, कार्यासन-आस्था-१ 

८ वा मजला, नवीन प्रशासन आस्था-१, आस्था-२, भाषा-३, रोखञाखा) दूरध्वनी क्रमांक 

भवन, मादाम कामा मार्ग, अर्थसंकल्प शाखा, (०२२) २२७९४१७० 


हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 


दूरध्वनी क्रमांक 

(०२२) २२५६२१२९, 
(०२२२२०२२५०९ 

फॅक्स -(०२२) २२८३६८७७ 


नोंदणी शाखा, भाषा-१, 
भाषा-२,भाषा-३, रोखशाखा) 


८ वा मजला, नवीन प्रशासन 
भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 


दूरध्वनी क्रमांक 
(०२२२२०२७६४९ 
(०२२)२२७९४१६७ 


८ वा मजला, नवीन प्रशासन 
भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 


दूरध्वनी क्रमांक 

(०२२) २२८५१२२२ 

(०२२) २२७९४१६४ 

फॅक्स -(०२२) २२८३६८७७ 


THAT (०२२) २२८३६८७७ 


कक्ष अधिकारी 
कार्यासन-रोखझाखा 
दूरध्वनी क्रमांक 

(०२२) २२७९४२६८ 

फॅक्स (022) २२८३६८७७ 


कक्ष अधिकारी 

कार्यासन- भाषा-३ 
दूरध्वनी क्रमांक 

(०२२) २२७९४२६८ 

फॅक्स -(022) २२८३६८७७ 


फॅक्स -(०२२) २२८३६८७७ 


अवर सचिव (गृहव्यवस्थापन) 
(कार्यासन-नोंदणीशाखा, 
भाषा-१) 

८ वा मजला, नवीन प्रशासन 
भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दूरध्वनी क्रमांक 

(ORR) २२८६५६१६३९ 

(०२२) २२७९४१६५ 

फॅक्स -(०२२) २२८३६८७७ 


कक्ष अधिकारी 
कार्यासन- नोंदणीशाखा 
दूरध्वनी क्रमांक 
(०२२) २२७९४१६९ 
फॅक्स -(022) २२८३६८७७ 


कार्यासन भाषा-१ 

दूरध्वनी क्रमांक 

(०२२) २२७९४२६८ 

फॅक्स -(०२२) २२८३६८७७ 


अवर सचिव (अर्थसंकल्प) 
(कार्यासन -भाषा- 
२,अर्थसंकल्प,आस्था-२) 

८ वा मजला, नवीन प्रशासन 
भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
दूरध्वनी क्रमांक 

(०२२) २२८५२२९८ 

(०२२) २२७९४१६६ 

फॅक्स -(०२२) २२८३६८७७ 


कक्ष अधिकारी 
कार्यासन-भाषा-२ 
दूरध्वनी क्रमांक 

(०२२) २२७९४१७० 

फॅक्स -(022) २२८३६८७७ 


कक्ष अधिकारी 
कार्यासन-अर्थसंकल्प 
दूरध्वनी क्रमांक 

(०२२) २२७९४२६८ 

फॅक्स (022) २२८३६८७७ 


१३ 


कक्ष अधिकारी 
कार्यासन-आस्था-२ 
दूरध्वनी क्रमांक 
(०२२) २२७९४१६९ 


(१) भाषा संचालनालय 


(अधिका-यांची यादी व संपर्क दूरध्वनी) 
अ.क्र. पदनाम कार्यालयीन दूरध्वनी व ईमेल 
| 4. | भाषा संचालक २६४१७२६५ 
२. भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली) 28490339 
३. भाषा उप संचालक (विधी) २६५१०३३१ 
४. सहायक भाषा संचालक २६५५२१८४ 
(अनुवाद व शब्दावली) 
ष्‌. सहायक भाषा संचाळक २६५५२१८४ 
(अनुवाद व शब्दावली) 
६. सहायक भाषा संचाळक २६५५२१८४ 
(अनुवाद व शब्दावली) 
सहायक भाषा संचालक (विधी) २६५५२१८४ 
सहायक भाषा संचाळक २६५५२१८४ 
(प्रशिक्षण व आस्थापना) 
९. भाषा अधिकारी (हिंदी) २६५५२१८४ 
भाषा संचालनालय - विभागीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची यादी 
अ.क्र पदनाम कार्यालयीन दूरध्वनी व कार्यालयीन ई-मेल 
| . | विभागीय सहायक भाषा संचालक, २७५७३५४२ 
विभागीय कार्यालय, नवी मुंबई divnewmum.dol-mh@gov.in 
२. | विभागीय सहायक भाषा संचालक, ०२०-२६१२१७०९ 
विभागीय कार्यालय, पुणे. divpune.dol-mh@gov.in 
३. | विभागीय सहायक भाषा संचालक, ०७१२-२५६४९५६ 
विभागीय कार्यालय, नागपूर. divngp.dol-mh@gov.in 
४. | विभागीय सहायक भाषा संचालक, ०२४०-२३६१३७२ 
विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद. divawb.dol-mh@gov.in 


एच ९२३-५अ 


फॅक्स -(022) २२८३६८७७ 


१४ 


(२) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ 


अधिका-यांची यादी व संपर्क दूरध्वनी 
पदनाम कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक व ई-मेल 
अध्यक्ष, ०२२ -२४२३२५९३० 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, | ई-मेल : secretary.sblc-mh@gov.in 
मुंबई-४०० ०२५ 


सचिव, ०२२-२४३२५९२९ 

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, 

मुंबई-४०० ०२५ ई-मेल : secretary.sblc-mh@gov.in 
कार्यालय, ०२२-२४३२५९३१ 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, | ई-मेल : secretary.sble-mh@gov.in 
मुंबई-४०० ०२५ 


(४) महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ 
अधिका-यांची यादी व संपर्क दूरध्वनी 


पदनाम कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक व ई-मेल 


अध्यक्ष ०२२-२४२२९०२०, २४२२९०२७. 
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, ई-मेल : vinimaprashasan@yahoo.co.in 
मुंबई-४०० ०२५ 


सचिव, ०२२-२४२२९०२०. 
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, ई-मेल : vinimaprashasan@yahoo.co.in 
मुंबई-४०० ०२५ 


सहायक सचिव, ०२१६७-२२००५३ 
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, | ई-मेल : vishwai@yahoo.com 
वाई,सातारा-४१२८०३ 


१५ 


(५) राज्य मराठी विकास संस्था 
अधिकाऱ्यांची यादी व संपर्क दूरध्वनी 
पदनाम कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक व ई-मेल 

संचालक, दूरध्वनी क्रमांक 

राज्य मराठी विकास संस्था, (०२२) २२६३१३२५ 

मुंबई ४०० ००१ फॅक्स -(०२२) २२६५३९६६ 
rmvs__mumbai@yahoo.com 

वरिष्ठ संशोधन सहायक, दूरध्वनी क्रमांक 

राज्य मराठी विकास संस्था, (०२२) २२६३१३२५ 

मुंबई ४०० ००१ फॅक्स -(०२२) २२६५३९६६ 
rmvs__mumbai@yahoo.com 

कनिष्ठ संशोधन सहायक, दूरध्वनी क्रमांक 

राज्य मराठी विकास संस्था, (०२२) २२६३१३२५ 

मुंबई ४०० ००१ फॅक्स -(०२२) २२६५३९६६ 
rmvs__mumbai@yahoo.com 

प्रशासकीय अधिकारी, दूरध्वनी क्रमांक 

राज्य मराठी विकास संस्था, (०२२) २२६३१३२५ 

मुंबई ४०० ००१ फॅक्स -(०२२) २२६५३९६६ 

लेखा अधिकारी, दूरध्वनी क्रमांक 

राज्य मराठी विकास संस्था, (०२२) २२६३१३२५ 

मुंबई ४०० ००१ फॅक्स -(०२२) २२६५३९६६ 
rmvs__mumbai@yahoo.com 

कार्यासन अधिकारी, दूरध्वनी क्रमांक 

राज्य मराठी विकास संस्था, (०२२) २२६३१३२५ 

मुंबई ४०० ००१ फॅक्स -(०२२) २२६५३९६६ 
rmvs__mumbai@yahoo.com 


एच ९२२३-६ 


HARKKKKEKKERKEREREERERERERERERER 


१६ 


परिशिष्ट-२ 
कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक 
१) मराठी भाषा विभाग (खुद्द) 
कार्यासन विषय आवश्यक कागदपत्रांची सेवा पुरविणारा सेवा विहित 
क्रमांक पूर्तता केल्यानंतर किती अधिकारी/कर्मचारी कालावधीत 
कालावधीत सेवा पुरविली (दालन क्रमांक व । पुरविली न गेल्यास 
जाते दूरध्वनी क्रमांक) | ज्यांच्याकडे तक्रार 
करता येईल तो 
अधिकारी व त्यांचा 
दूरध्वनी क्रमांक 
(१) (२) (३) (४) (५) 
आस्था-१ * भाषा विभाग (खुद्द) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या | मराठी भाषा विभाग, | सह सचिव, 
आस्थापनाविषयक सर्व | बदल्यांचे विनियमन व शासकीय | (०२२) २२७९४२६६ | मराठी भाषा विभाग, 
बाबी. कर्तव्ये पार पाडण्यास होणाऱ्या ८ वा मजला,नवीन 
«७ ई-गव्हर्नन्सबाबत विलंबास प्रतिबंध अधिनियम | अवर सचिव प्रशासन भवन, 
सर्वकामकाज. २००५ मधील प्रकरण क्र.३ च्या | (आस्थापना), हुतात्मा राजगुरू 
«७ आस्थापनाविषयक कलम १०(१) मधील तरतुदीस | मराठी भाषा विभाग, । चौक, 
समन्वयाच्या सर्व बाबी. । अनुसरुन, तात्काळ नस्ती | (०२२)२२८५१२२२ मादाम कामा मार्ग, 
«७ आपले सरकार / शक्यतो त्याच दिवशी आणि मंत्रालय, मुंबई-३२. 
माहिती अधिकारबाबत | तातडीच्या स्वरुपाची नस्ती (०२२) २२०२७६४९ 
समन्वय सर्व बाबी. शक्यतो ४ दिवसांत निकाली 
काढण्यात येते. अन्य विभागाशी 
संबंधित नसलेल्या नस्तीवर ४५ 
दिवसाच्या आत व दुसऱ्या 
विभागाशी बाब अंतर्भूत 
असलेल्या  नस्तीवर ३ 
महिन्यांच्या आत निर्णय घेऊन 
योग्य कार्यवाही करण्यात येते. 
(धोरणात्मक प्रकरणांचा यामध्ये 
समावेश नाही.) 
नोंदणी «७ आवक //जावक. वरीलप्रमाणे. कक्ष अधिकारी, सह सचिव, 
शाखा « गृह व्यवस्थापन. कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, 
* विधानमंडळ समन्वय. मराठी भाषा विभाग, । ८ वा मजला, 
© समन्वयाच्या अन्य बाबी. (022) २२७९४१६९ । नवीन प्रशासन भवन, 
«७ खरेदी अवर सचिव हुतात्मा राजगुरू 
(गृह व्यवस्थापन, । चौक,मादाम कामा 
मराठी भाषा विभाग, । मार्ग,मंत्रालय, 
(०२२) २२८५१६३९ | मुंबई-३२. 


(०२२) २२०२७६४९ 


१७ 


रोखझाखा «fe मराठी भाषा विभागातील । वरीलप्रमाणे. कक्ष अधिकारी, सह सचिव, 
अधिकारी /कर्मचारी मराठी भाषा विभाग, | मराठी भाषा विभाग, 
यांची वेतन देयके (०२२) २२७९४१६८ ।८वामजला, 
आहरण व संवितरण. (022) २२७९४२६७ | नवीन प्रशासन भवन, 
« मराठी भाषा विभाग (खुद्द) हुतात्मा राजगुरू 
खर्चाचा ताळमेळ घालणे. अवर सचिव चौक,मादाम कामा 
« सेवापुस्तके नोंदी,भविष्य (आस्थापना), मार्ग,मंत्रालय, 
निर्वाह निधीचे लेखे मराठी भाषा विभाग, | मुंबई-३२. 
ठेवणे. (०२२)२२८५१२२२ । (0२२)२२०२७६४९ 
अर्थसंकल्प | «७ अर्थसंकल्पविषयक वरीलप्रमाणे. कक्ष अधिकारी, सह सचिव, 
सर्व बाबी. मराठी भाषा विभाग, । मराठी भाषा विभाग, 
७ कार्यक्रम (०२२)२२७९४१६८ ८ वा मजला, 
अंदाजपत्रक. नवीन प्रशासन भवन, 
«७ लोकलेखासमितीव अवर सचिव मादाम कामा मार्ग, 
महाळेखापालांकडील (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
अहवालातील मराठी भाषा विभाग, । (०२२)२२०२७६४९ 
प्रलंबित मुद्दे. (०२२)२२८५२२९८ 
e विभांगातर्गत 
वाहनांची देखभाल 
/दुरुस्ती 
आस्थापना-२ | क्षेत्रीय कार्यालयांच्या वरीलप्रमाणे. कक्ष अधिकारी, सह सचिव, 
आस्थापना विषयक सर्व मराठी भाषा विभाग, | मराठी भाषा विभाग, 
बाबी. (०२२)२२७९४१६९ ८ वा मजला, 
« क्षेत्रीय कार्यालयाचा नवीन प्रशासन भवन, 
आकृतीबंध. अवर सचिव हुतात्मा राजगुरू 
«७ गट-असंवर्गाची (अर्थसंकल्प), चौक, 
आयोगाकडे मराठी भाषा विभाग, । मादाम कामा मार्ग, 
पाठवावयाची मागणीपत्रे. (०२२)२२८५२२९८ । मंत्रालय, मुंबई-३२. 
© क्षेत्रीय कार्यालयांच्या (०२२)२२०२७६४९ 
वैद्यकीय प्रतिपूर्ती व अन्य 
बाबी. 
भाषा-१ e अभिजातभाषा दर्जा वरीलप्रमाणे. कक्ष अधिकारी, सह सचिव, 
देणे. मराठी भाषा विभाग, | मराठी भाषा विभाग, 
© भाषा धोरण. (०२२)२२७९४१६८ ८ वा मजला, 
«७ भाषा सल्लागार समिती. नवीन प्रशासन भवन, 
«७ भाषा भवन. अवर सचिव हुतात्मा राजगुरू 
« क्षेत्रीय कार्यालयातील (गृहव्यवस्थापन), चौक, 
गृहव्यवस्थापनविषयक मराठी भाषा विभाग, । मादाम कामा मार्ग, 
सर्व बाबी. (०२२) २२८५१६६९ | मंत्रालय, मुंबई-३२. 
(०२२) २२०२७६४९ 


एच ९२२-६अ 


१८ 


भाषा-२ भाषा संचाळनाळयाच्या । वरीलप्रमाणे. कक्ष अधिकारी, सह सचिव, 

आस्थापना व्यतिरिक्त मराठी भाषा विभाग, | मराठी भाषा विभाग, 
सर्व बाबी. (022) २२७९४१७० ।८वामजला, 
महाराष्ट्र राज्य विश्वकोठा नवीन प्रशासन भवन, 
निर्मिती मंडळाच्या अवर सचिव हुतात्मा राजगुरू 
आस्थापना व्यतिरिक्त (अर्थसंकल्प), चौक, 
सर्व बाबी. मराठी भाषा विभाग, । मादाम कामा मार्ग, 
राजभाषा अधिनियम (०२२) २२८५२२९८ । मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१९६४ची अमंलबजावणी. (०२२) २२०२७६४९ 
मराठी /हिंदी भाषा व 
टंकलेखन/ळलघुलेखन 
परिक्षा धोरण. 

भाषा-३ महाराष्ट्र राज्य साहित्य | वरीलप्रमाणे. कक्ष अधिकारी, सह सचिव, 
आणि संस्कृती मंडळाचे मराठी भाषा विभाग, | मराठी भाषा विभाग, 
आस्थापना व्यतिरिक्त (०२२) २२७९४१६९ ८ वा मजला, 
अन्य सर्व उपक्रम. नवीन प्रशासन भवन, 
राज्यस्तरीय पुरस्कार. अवर सचिव हुतात्मा राजगुरू 
राज्य मराठी विकास (आस्थापना), चौक, 
संस्थांच्या प्रकल्प मराठी भाषा विभाग, । मादाम कामा मार्ग 
विषयक सर्व बाबी. (०२२) २२८५१२२२ । मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रकल्पांना प्रशासकीय (०२२) २२०२७६४९ 
मान्यता. 


या विभागाकडून नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची थेट सेवा पुरविण्यात येत नाही. 


१९ 


परिशिष्ट -२ 
कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक 
(२ भाषा संचालनालय 
कार्यासन विषय आवश्यक कागदपत्रांची सेवा पुरविणारा सेवा विहित 
क्रमांक पूर्तता केल्यानंतर किती अधिकारी/कर्मचारी कालावधीत 
कालावधीत सेवा पुरविली (दालन क्रमांक व पुरविली न 
जाईल. दूरध्वनी क्रमांक) गेल्यास 
ज्यांच्याकडे 
तक्रार करता 
येईल तो 
अधिकारी व 
त्याचा दूरध्वनी 
क्रमांक व ईमेल 
आयडी 
ao २. ३. ४. ष्‌. 
कार्यासन | विद्यापीठीय स्तरावरील निरनिराळ्या शास्त्रीय व शि १ उपसंचालक, भाषा संचालक, 
५/६ तांत्रिक विषयाचे परिभाषा कोडा तयार करणे व भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य. 
भाषा संचालनालयाची अन्य प्रकाशने तयार मुंबई. gm. 
करणे 2) सहाय्यक संचाळक, | २६४१७२६५ 
भाषा संचालनालय, director.dol- 
मुंबई. mh@gov.in 
३) पर्यवेक्षक, भाषा 
संचालनालय, मुंबई. 
कार्यासन | राज्यपालांचे अभिभाषण, शासनाचे आदेश, | तात्काळ कालमर्यादित कामे | १) भाषा अधिकारी eS | ee 
9 अधिसूचना, अधिनियम, शासकीय व (हिंदी), 
अशासकीय विधेयके, अध्यादेश तसेच संकीर्ण भाषा संचालनालय, 
प्रकरणांचा हिंदी अनुवाद करणे. मुंबई. 
2) पर्यवेक्षक,भाषा 
संचालनालय ,मुंबई. 
कार्यासन | राज्यपालांचे अभिभाषण, वित्तमंत्री यांचे et //e2 १) भाषा उप संचाळक डा डड 
८ अर्थसंकल्पीय अभिभाषण, अध्यादेश, शासकीय (विधि), भाषा 
व अश्ञासकीय विधेयके, राज्य अधिनियम संचालनालय, मुंबई. 
इत्यादी विषयक मराठी अनुवादाची कामे करणे. २)सहायक भाषा 
संचालक, 
भाषा संचालनालय, 
मुंबई. 
३) पर्यवेक्षक, 
भाषा संचालनालय, 
मुंबई. 
कार्यासन | राज्य अधिनियमाखालील अधिसूचना, नियम, ---//--- १) भाषा उप संचालक, ---//--- 
¢-  । आदेश व उपविधि यासारख्या दुय्यम विधि भाषा संचालनालय, 
विधानांच्या मराठी अनुवादाची कामे करणे. मुंबई 
२) सहायक भाषा 
संचालक, भाषा 
संचालनालय, मुंबई. 


एच ९२२-७ 


20 


३) पर्यवेक्षक, 
भाषा संचालनालय, 
मुंबई. 
कार्यासन | वित्त विभागामार्फत विधान मंडळात सादर केले ped [ene १) भाषा उप संचालक, डा ae 
९ जाणारे अर्थसंकल्पविषयक निवेदन, भाषा संचालनालय, 
अर्थसंकल्पविषयक मागणी, अधिक खर्चाची मुंबई. 
मागणी, त्या त्या वर्षाच्या खर्चाचे पूरक २) सहायक भाषा 
विवरणपत्र यासारख्या अर्थसंकल्पविषयक संचालक, 
प्रकाशनांचा मराठी अनुवाद करणे. alee 
मुंबई. 
३) पर्यवेक्षक, 
भाषा संचालनालय, 
मुंबई. 
कार्यासन | bate अधिनियम यांचा मराठी अनुवाद करणे, अनुवाद विहीत १) भाषा उप संचालक, eae fee 
qo न्याय व्यवहार कोडा तयार करणे. कालमर्यादेत करून देण्यात | भाषा संचालनालय, 
येतो. मुंबई. 
२) सहायक भाषा 
संचाळक, 
भाषा संचालनालय, 
मुंबई. 
३) पर्यवेक्षक, 
भाषा संचालनालय, 
मुंबई. 
कार्यासन | विभागीय नियमपुस्तिका, प्रपत्रे इत्यादींचा याक १) सहायक भाषा a 5 अली 
१२ अनुवाद करणे तसेच केंद्र, शासकीय कार्यालये, संचालक, 
(१४/१२) | निमशासकीय कार्यालये, मंडळे, महामंडळे, भाषा संचालनालय, 
स्वायत्त संस्था यांच्याकडून येणारी खाजगी मुंबई. 
अनुवादाची कामे करणे. २) पर्यवेक्षक व 
प्र.सहायक भाषा 
Walsh, भाषा 
संचालनालय , मुंबई. 
कार्यासन | शासनाचे विविध प्रकारचे गोपनीय चौकशी | अनुवादाची कामे तातडीची | १) सहा. भाषा संचालक, ---//--- 
१३ अहवाल, लोकआयुक्तांचे अहवाळ, प्रमाण | असल्याने तात्काळ करून | भाषा संचालनालय, 
नमुने, मंत्रिमंडळाच्या टिप्पण्या, निवडणूक देण्यात येतात. मुंबई. 
विषयक अनुवादाची कामे इ. संकीर्ण अनुवादाची २) सहा. भाषा संचालक, 
कामे. भाषा संचालनालय, 
मुंबई. 
३) पर्यवेक्षक, 
भाषा संचालनालय, 
मुंबई. 
कार्यासन । प्रत्येक वर्षाचे वित्तीय लेखा, विनियोजन लेखा, se अडली १) सहा. भाषा संचालक, -5//-- 
१३अ  । ब्रोशर पुस्तिका, भारताचे नियंत्रक व महा- भाषा संचालनालय, 
लेखापरीक्षक यांचा अहवाल यांचा मराठी मुंबई. 
अनुवाद करणे. 2) सहा. भाषा संचालक , 


भाषा संचालनालय, 
मुंबई. 


२१ 


३) पर्यवेक्षक, 
भाषा संचालनालय, 
मुंबई. 
कार्यासन |e मुख्यालय तसेच विभागीय कार्यालये यांच्या महाराष्ट्र शासकीय १) प्र. सहायक भाषा Bee ae 
१४ आस्थापनेवरील सर्व अधिकारी / कर्मचारी कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे । संचालक, 
यांच्या सेवा विषयक बाबी . विनियमन व शासकीय भाषा संचालनालय, 
* ई-गव्हर्नन्स. कर्तव्ये पार पाडण्यास । मुंबई. 
© आस्थापनाविषयक समन्वयाच्या सर्व बाबी. | होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध | २) अधीक्षक, 
अधिनियम, २००५ मधील | भाषा संचालनालय, 
प्रकरण क्र.३ च्या मुंबई. 
कळलम१०(१) मधील 
तरतुदीस अनुसरुन, 
तात्काळ नस्ती शक्यतो 
त्याच दिवशी आणि 
तातडीच्या स्वरुपाची नस्ती 
शक्यतो ४ दिवसात निकाली 
काढण्यात येईल. अन्य 
विभागाशी संबंधित 
नसलेल्या नस्तीवर ४५ 
दिवसांच्या आत वदुसऱ्या 
विभागाशी बाब अंतर्भूत 
असलेल्या नस्तीवर ३ 
महिन्यांच्या आत निर्णय 
घेऊन योग्य कार्यवाही 
करण्यात 
येईल. 
कार्यासन | शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर या phe १) प्र. सहायक भाषा ff 
१५ शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे संचालक, 
काम शासनाने या कार्यालयाकडे सोपविले आहे भाषा संचालनालय, 
त्या अनुषंगाने शासकीय कार्यालये, निम- मुंबई. 
शासकीय कार्यालये, मंडळे, महामंडळे, स्वायत्त २ अधीक्षक, 
संस्था या कार्यालयातून राजभाषा मराठीचा AD eee) 
वापर किती प्रमाणात करण्यात येतो त्याची मुंबई. 
पाहणी करून त्याबाबतचा अहवाल शासनाला 
पाठवण्यात येतो. 
कार्यासन |e भाषा संचालनाळलयातीळ अधिकारी / ay | aot १) प्र. सहायक भाषा staf fans 
ag, कर्मचारी यांची वेतन देयके आहरण व संचालक, भाषा 
संवितरण. संचालनालय, मुंबई. 
« देयकांच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या २) अधीक्षक, 
हिशोबांच्या नोंदवह्या ठेवणे. भाषा संचालनालय, 
« सेवापुस्तके अद्ययावत ठेवणे. मुंबई. 
« भाषा संचालनालयाच्या खर्चाचा ताळमेळ 
घालणे. 
« गट ड कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीचे 
लेखे ठेवणे. 
« लेखापरीक्षणाबाबतची सर्व प्रकारची कामे. 


एच ९२३-७अ 


२२ 


कार्यरत व सेवानिवृत्त राज्य शासकीय 
अधिकारी /कर्मचारी यांचेकरिता वैद्यकीय 
प्रतिपूर्तीची विमाछत्र योजना लागू करणे. 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतनातून विहित 
वेळेत आयकर कपात करून भरणा करणे. 


कार्यासन | « शासनाच्या एतदर्थ मंडळामार्फत शासकीय =) १) प्र. सहायक भाषा ES 
१७ कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, मंडळे, संचालक, 
महामंडळे, स्वायत्त संस्था या कार्यालयातील भाषा संचालनालय, 
राजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी व अराजपत्रित मुंबई. 
कवा याताठी २) अधीक्षक, 
कर्मचाऱ्यांसाठी घेण्यात येणाऱ्या मराठी भाषा भाषा STATOR, 
निम्नस्तर व उच्चस्तर परीक्षा वर्षातून २ वेळा मुंबई. 
घेण्यात येतात. 
« शासकीय कार्यालयातील अधिकारी व 
कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा निम्नश्रेणी व 
उच्चश्रेणी या परीक्षा माहे जून व डिसेंबर या 
महिन्यात घेण्यात येतात त्याबाबतचे सर्व 
कामकाज. 
« एतदर्थ मंडळामार्फत झासकीय / 
निमशासकीय कार्यालयातीळ इंग्रजी 
लघुलेखक, लघुटंकलेखक, लिपिक 
टंकलेखक यांच्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या 
मराठी लघुलेखन व टंकलेखन परीक्षा माहे 
एप्रिल व ऑक्टोबरमध्ये आयोजित करण्यात 
येतात त्याबाबतचे सर्व कामकाज. 
कार्यासन | मुंबई व महाराष्ट्र अधिनियमांचे अद्ययावतीकरण | विहित वेळेत ही कामे १) भाषा उप संचालक, डा 
१८ | करणेव मुद्रण तसेच संहितीकरण करणे करण्यात येतात. भाषा संचालनालय, 
इत्यादी कामे. मुंबई. 
2) सहायक भाषा 
संचालक, 
भाषा संचालनालय, 
मुंबई. 
३) पर्यवेक्षक, 
भाषा संचालनालय, 
मुंबई. 


** या कार्यालयाकडून नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची थेट सेवा पुरविण्यात येत नाही. 


२३ 


परिशिष्ट -२ 
कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक 
(२) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ 
कार्यासन विषय आवश्यक सेवा पुरविणारा सेवा विहित 
क्रमांक कागदपत्रांची अधिकारी/कर्मचारी कालावधीत 
पूर्तता केल्यानंतर | (दालन क्रमांक व पुरविली न 
किती दूरध्वनी क्रमांक) गेल्यास 
कालावधीत सेवा ज्यांच्याकडे 
पुरविली जाते. तक्रार करता 
येईल तो 
अधिकारी व 
त्यांचा दूरध्वनी 
क्रमांक 
मंडळाची मंडळाच्या आस्थापनाविषयक | शासनाने अधीक्षक, महाराष्ट्र सचिव, महाराष्ट्र 
आस्थापना बाबींची पूर्तता करणे आणि | वेळोवेळी निर्गमित | राज्य साहित्य आणि । राज्य साहित्य 
शाखा कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी | केलेले शासन संस्कृती मंडळ, रवी । आणि संस्कृती 
पाहणे, मंडळाच्या कार्यालयात । निर्णय, नाट्य मंदिर इमारत, | मंडळ, 
सर्वसाधारण देखरेख ठेवणे, शिस्त | परिपत्रकानुसार | २रा मजला, सयानी = | रवींद्र नाट्य मंदिर 
राखणे, कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना faa रोड, प्रभादेवी, इमारत, २ रा 
मार्गदर्शन करणे, शासनाशी व इतर | कालावधीत सेवा | मुंबई yoo ०२५ मजला, सयानी 
कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करणे, | पुरविणे. रोड, प्रभादेवी, 
विधानसभा/विधानपरिषद प्रश्नांच्या दूरध्वनी क्रमांक. मुंबई ४०० ०२५ 
संदर्भात कार्यवाही करणे, सचिवांच्या (०२२)२४३२५९३१ दूरध्वनी क्रमांक - 
गैरहजेरीत इतर शासकीय ई मेळ आयडी - (०२२) २४३२५९२९ 
कार्यालयातील अधिकारी व जनतेशी secretary.sblc- 
कार्यालयीन व्यवहार, तसेच दूरध्वनी mh@gov.in 
करणे, सचिवांच्या सुचनेनुसार 
वार्षिक अंदाजपत्रक, सुधारित 
अंदाजपत्रक, पंचवार्षिक योजना 
यासंबधीचे आराखडा तयार करणे, 
गोपनीय अभिलेख सांभाळणे, 
कर्मचाऱ्यांची रजा, अग्रीमे बघणे, 
लेखा परिक्षण व लेखाविषयक कामे, 
लोकलेखा समितीशी संवाद इत्यादी. 
कार्यालयाने वेळोवेळी सोपविलेली 
इतर कामे नियमित पार पाडणे. 
मंडळाची पुस्तक | मंडळाच्या व समित्यांच्या बैठकींची | शासनाने प्रपाठक, महाराष्ट्र सचिव, महाराष्ट्र 
प्रकाहन शाखा | सर्व कामे, बैठकींची विषयसूची व | वेळोवेळी निर्गमित | राज्य साहित्य आणि |। राज्य साहित्य 
व ललित/ वृत्तांत तयार करणे, मंडळाच्या व | केलेळे शासन संस्कृती मंडळ, रवींद्र | आणि संस्कृती 
ललितेतर समितींच्या बैठकीत घेतलेल्या | निर्णय, नाट्य मंदिर इमारत, । मंडळ, रवींद्र ना 
पुस्तकांना निर्णयावर विशेषत: वाड्मयीन | परिपत्रकानुसार । २ रा मजला, सयानी । मंदिर इमारत, २ रा 
अनुदान शाखा । निर्णयावर कार्यवाही करणे, | विहित रोड, प्रभादेवी, मजला, सयानी 


एच ९२२-८ 


२४ 


मंडळाकडे आलेल्या 
हस्तलिखितांवर त्यांचे saa, 
प्रकाशक व मुद्रणालय यांच्याशी 
कार्यक्रमानुसार व मंडळाने घेतलेल्या 
निर्णयानुसार पत्रव्यवहार करणे, 
मंडळाने  प्रकाडानार्थ/अनुदानार्थ 
स्वीकारलेल्या हस्तलिखितांची पूर्ण 
माहिती सुरक्षित ठेवणे व त्यावर 
मंडळाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही 
करणे, हस्तलिखित मुद्रणालयास 
सोपविण्यापूर्वी त्याची प्रत्यक्ष 
तपासणी करून ती व्यवस्थित व 
परिपूर्ण आहेत का याची खात्री करणे, 
पुस्तक मुद्रणार्थ प्रकाशकाकडे 
सोपविणे, पुस्तके प्रकाशित होईपर्यंत 
प्रकाशकांशी/मुद्रणाळलयांशी आणि 
लळेखकांशी पत्रव्यवहार करणे, विविध 
मुद्रणालयांकडे/प्रकाशकांकडे 
सोपविलेल्या पुस्तकांच्या कामाच्या 
सततच्या प्रगतीवर व ती पुस्तके 
लवकर प्रकाशित होण्यावर लक्ष 
ठेवणे, मुद्रित झाळेली पुस्तके 
प्रकाशित करून ती मंडळाच्या 
सदस्यांना वितरित करणे, तसेच 
मंडळाच्या वतीने स्वीकारलेल्या 
पुस्तकासंबंधी विविध लेखक, 
संपादकांकडून करारपत्र करून घेणे, 
त्याचप्रमाणे प्रकाहकांकडे प्रकाडाना- 
साठी सोपविलेल्या पुस्तकासंबधी 
प्रकाशकांशी पत्रव्यवहार करणे, 
प्रदर्शने, जाहिराती याद्वारे मंडळाच्या 
प्रकाशनांची व मंडळाच्या वाड्मयीन 
कार्याची प्रसिद्धी करणे, 
स्व. यडावंतराव चव्हाण राज्य 
वाड्मय पुरस्कार योजना, अन्य 
मराठी साहित्य संमेलनास अनुदान 
योजना व मंडळाच्यावतीने हाती 
घेण्यात येणारे विविध asa 
बृह्द-प्रकल्पासंदर्भातीलळ कामकाज 
पार पाडणे व कार्यालयाने वेळेवेळी 
सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे. 


कालावधीत सेवा 
पुरविणे. 


मुंबई ४०० ०२५ 
दूरध्वनी क्रमांक. 
(ORR) २४३२५९३१ 
ई मेळ आयडी - 
secretary .sblc- 
mh@gov.in 


रोड, प्रभादेवी, 
मुंबई ४०० ०२५ 


दूरध्वनी क्रमांक - 
(०२२) २४३२५९२९ 


२५ 


नवलेखक नवलेखक अनुदान योजनेची | शासनाने वरिष्ठ ळिपिक, सचिव, महाराष्ट्र 
अनुदान शाखा / | दरवर्षी जाहिरात प्रसिद्धीस देणे, | वेळोवेळी निर्गमित | महाराष्ट्र राज्य राज्य साहित्य 
नवलेखक जाहिरातीनुसार आलेली | केलेले शासन साहित्य आणि संस्कृती | आणि संस्कृती 
कार्यशाळा हस्तलिखिते वाड्मय प्रकारानुसार | निर्णय, मंडळ, रवींद्र नाट्य मंडळ, 
शाखा / नोंद घेणे, रजिस्टर ठेवणे,जनवळेखक | परिपत्रकानुसार । मंदिर इमारत, २ रा रवींद्र नाट्य मंदिर 
नियतकालिक । अनुदान समितीच्या बैठकीत | विहित मजला, सयानी रोड, | SARA, २रा 
अनुदान शाखा | विचारार्थ ठेवणे, बैठकीसंबधी | कालावधीत सेवा | प्रभादेवी, मजला, सयानी 
विषयसूची, वृत्तांत तयार करणे, | पुरविणे. मुंबई ४०० ०२५ रोड, प्रभादेवी, 
बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार दूरध्वनी क्रमांक - मुंबई ४०० ०२५ 
निवड झालेली हस्तलिखिते (०२२) २४३२५९३१ दूरध्वनी क्रमांक - 
तज्ज्ञांकडे अभिप्रायार्थ सोपविणे ई मेळ आयडी - (०२२) २४३२५९२९ 
तदृनंतर हस्तलिखीते प्रकाड़ानार्थ secretary.sblc- 
प्रकाशकांकडे सोपविणे, लेखकाशी, mh@gov.in 
तज्ज्ञांशी, Where पत्रव्यवहार 
करणे, नवलेखकांना मार्गदर्शन व्हावे 
म्हणून वाड्मय प्रकारानुसार 
कार्यशाळांचे आयोजन करणे, 
मंडळातर्फे अनुदान मिळत 
असलेल्या नियतकालिकांना 
नियमित अनुदान वाटप करणे, 
नियतकालिक संस्थांशी पत्रव्यवहार 
करणे, नियतकालिक बैठकीत 
नियतकालिकांची विषयसूची ठेवणे, 
त्यावर झालेले निर्णय संबंधितांना 
कळविणे, वृत्तांत लिहिणे वगैरे तसेच 
कार्यालयाने सोपविलेली इतर कामे. 
मंडळाची मंडळाच्या कार्यालयातील | शासनाने सहायक लेखा सचिव, महाराष्ट्र 
लेखाशाखा मासिक वेतन देयके, अध्यक्षांचे वेळोवेळी निर्गमित | अधिकारी व ळिपिक, | राज्य साहित्य 
मानधन व आतिथ्य भत्ता, मंडळाचे | केलेले शासन महाराष्ट्र राज्य आणि संस्कृती 
अध्यक्ष व सदस्यांचे प्रवास व बैठक | निर्णय, साहित्य आणि संस्कृती | मंडळ, रवींद्र नाट्य 
भत्ता देयके, आकस्मिक खर्चाची | परिपत्रकानुसार | मंडळ, रवींद्र नाट्य मंदिर इमारत, २ रा 
देयके, स्थायी अग्रीम नोंदवही, | विहित मंदिर इमारत, २ रा मजला, सयानी 
रोखीचे पुस्तक (Cash Book) | कालावधीत सेवा | मजला, सयानी रोड, | रोड, प्रभादेवी, 
आकस्मिक व इतर खर्चाची वर्गीकृत | पुरविणे. प्रभादेवी, मुंबई Yoo ०२५ 
नोंदवही तसेच उत्सव अग्रीम, मुंबई ४००० २५ दूरध्वनी क्रमांक - 
आगाऊ प्रवास भत्ता, वेतन व भत्ते दूरध्वनी क्रमांक. (०२२) २४३२५९२९ 
इत्यादी तसेच वर्ग ३ व ४ (०२२) २४३२५९३१ 
कर्मचाऱ्यांची भविष्यनिर्वाह निधी, ई मेळ आयडी - 
अग्रीम नोंदवही इत्यादी तपासणी. secretary.sblc- 
वार्षिक अंदाजपत्रक, सुधारित mh@gov.in 
अंदाजपत्रक, वार्षिक विकास 
कार्यक्रम आदीसंबंधीची माहिती 


एच ९२२३-८अ 


२६ 


तयार करणे, लेखा आक्षेपांना उत्तर 


देणे, खर्च मेळ, 
माहिती 


लेख्यासंबधी 
महालेखापाल 
होणाऱ्या 


विनियोजन 
घेणे, 
कार्यालयाकडून 


वार्षिक लेखापरिक्षण 


पथकास माहिती व कागदपत्रे 


पुरविणे, रोखीचे 
एन.ई.एफ. टी 
पाठविणे तसेच 
अग्रीम नोंदवही, 


व्यवहार पाहणे, 
करणे/ धनादेश 
कॅडाबुक, स्थायी 
आकस्मिक खर्च 


नोंदवही, वर्ग - ४ च्या कर्मचार्‍यांच्या 
भविष्य निर्वाह निधीची नोंदवही, 
देयक नोंदवही अद्ययावत ठेवणे, 
ळेखाशाखेतील कागदपत्र सुरक्षित 
ठेवणे, तसेच किरकोळ पत्रव्यवहार 
करणे. कार्यालयीन सर्व प्रकारची 
देयके (आकस्मिक, प्रवासभत्ता व 
इतर) तयार करून अधिदान व लेखा 
कार्यालयास सादर करणे, पदाच्या 
अनुषंगाने येणारी व कार्यालयाने 


सोपविलेली इतर कामे. 

ग्रंथालय शाखा मंडळाच्या कार्यालयातील | शासनाने ग्रंथालयीन सहायक, । सचिव, महाराष्ट्र 
ग्रंथाची देखभाल करणे व ग्रंथाची | वेळोवेळी निर्गमित | महाराष्ट्र राज्य राज्य साहित्य 
नोंदवहीत नोंद ठेवणे, | केलेले शासन  । साहित्य आणि संस्कृती | आणि संस्कृती 
कार्यालयातील शोकेसमध्ये नव्याने | निर्णय, मंडळ, रवींद्र नाट्य मंडळ, 
प्रकाशित होणारी मंडळाची व | परिपत्रकानुसार | मंदिर इमारत, २ रा रवींद्र नाट्य मंदिर 
मंडळाच्या अनुदानाने प्रकाशित | विहित मजला, सयानी रोड, । इमारत, Wz 
झालेली सर्व पुस्तके लावणे, | कालावधीत सेवा | प्रभादेवी, मजला, सयानी 
जनतेच्या मागणीनुसार मंडळाच्या | पुरविणे. मुंबई ४०० ०२५ रोड, प्रभादेवी, 
प्रकाशनाची सूची पाठविणे. दूरध्वनी क्रमांक. मुंबई ४०० ०२५ 
मंडळाच्या वेळोवेळी होणाऱ्या (०२२) २४३२५९३१ दूरध्वनी क्रमांक. 
बैठकीस व उपसमितीच्या बैठकीस ई मेळ आयडी - (०२२) २४३२५९२९ 


उपस्थित सदस्यांना प्रकाशित 
पुस्तकांचे वाटप करणे व देवघेव 
नोंदवहीत नोंद ठेवणे. ग्रंथालयाझी 
संबंधित वेळोवेळी नेमून दिलेली इतर 
कामे. 


secretary .sblc- 
mh@gov.in 


२७ 


परिशिष्ट -२ 
कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक 
४) महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ 
कार्यासन विषय आवश्यक सेवा पुरविणारा सेवा विहित 
क्रमांक कागदपत्रांची पूर्तता अधिकारी/कर्मचारी कालावधी 
केल्यानंतर किती (दालन क्र. व पुरविली न 
कालावधीत सेवा दूरध्वनी क्र.) गेल्यास 
पुरविली जाते ज्यांच्याकडे 
तक्रार करता 
येईल तो 
अधिकारी व 
त्याचा दूरध्वनी 
क्र. 
(१) (र) (३) (४) (५) 
| ‘ आस्थापना-१ :- महाराष्ट्र शासकीय । अधीक्षक, सचिव, 
१) कर्मचारी भरती प्रक्रिया, नेमणुका, | कर्मचारी यांचे महाराष्ट्र राज्य मराठी महाराष्ट्र राज्य 
बदल्या इ. बाबींची हाताळणी करणे. | बदल्यांचे विनियमन =| विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मराठी विश्वकोठा 
२) कार्यालयातील व शासकीय कर्तव्ये | रवींद्र नाट्यमंदिर, दुसरा | निर्मिती मंडळ, 
आस्थापनाविषयक कामे आणि पार पाडण्यास मजला, सयानी मार्ग, प्रशासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी होणाऱ्या विलंबास प्रभादेवी, मुंबई ४०० ०२५. | कार्यालय, 
पाहणे. प्रतिबंध अधिनियम  । दूरध्वनी क्र. रवींद्र 
3) शासन व इतर कार्यालयांशी २००५ मधील प्रकरण | (022) २४२२९०२० नाट्यमंदिर, 
पत्रव्यवहार करणे, कार्यालयीन क्र.३च्या कलम दुसरा मजला, 
आस्थापनेविषयक महत्वाचे प्रस्तावा | १०(१ मधील सयानी मार्ग, 
मान्यतेसाठी सादर करणे. तरतुदीस अनुसरून प्रभादेवी, 
४) कर्मचाऱ्यांची सेवापुस्तके वेतन वेळोवेळी शासनाने मुंबई ४०० ०२५. 
पडताळणी पथकाकडे तपासणीसाठी | निर्गमित केलेले दूरध्वनी क्र. 
पाठविणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे शासन निर्णय, २४२२९०२०. 
सेवनिवृत्तीची प्रकरणे हाताळणे. परिपत्रकानुसार ईमेळ आयडी - 
५) गोपनीय अभिळेख, कर्मचाऱ्यांची | विहित कालावधीत vinimaprashas 
विविध प्रकारची अग्निमे मंजुरीसाठी |। सेवा पुरविणे. an@ yahoo. 
पाठविणे व इतर कार्यालयीन co.in 
अभिलेखांची नोंद घेणे व सांभाळणे. 
६) माहिती अधिकारा अंतर्गत 
माहिती देणे, अपील, मासिक 
अहवाल देणे इ. कामे. 
७) विभागीय चौकशीची प्रकरणे 
हाताळणे, न्यायालयीन प्रकरणे 
हाताळणे व त्याबाबत न्यायालयात 
उपस्थित रहाणे. 


एच ९२२३-९ 


२८ 


२ आस्थापना-२ :- महाराष्ट्र शासकीय । अधीक्षक, सचिव, 
१) मुंबई व वाई कार्यालयातील कर्मचारी यांचे महाराष्ट्र राज्य मराठी महाराष्ट्र राज्य 
कर्मचाऱ्यांची रजा विषयक प्रकरणे । बदल्यांचे विनियमन =| विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मराठी विश्वकोठा 
हाताळणे. व शासकीय कर्तव्ये | रवींद्र नाट्यमंदिर, दुसरा =| निर्मिती मंडळ, 
२) प्रशासकीय कार्यालय, मुंबई पार पाडण्यास मजला, सयानी मार्ग, प्रशासकीय 
येथील कर्मचाऱ्यांचे हजेरी पत्रक होणार्‍या विलंबास प्रभादेवी, कार्यालय, रवींद्र 
हाताळणे. प्रतिबंध अधिनियम मुंबई-४०० ०२५. नाट्यमंदिर, 
३) मुंबई व वाई कार्यालयातील २००५ मधील प्रकरण | दूरध्वनी क्र. दुसरा मजला, 
कर्मचार्‍यांची सेवापुस्तके अद्ययावत | क्र. ३ च्या कलम ०२२-२४२२९०२० सयानी मार्ग, 
ठेवणे. १०(१) मधील प्रभादेवी, मुंबई - 
४) विधानसभा / विधानपरिषद तरतुदीस अनुसरून ४०००२५. 
प्रश्नांबाबत कार्यवाही करणे. वेळोवेळी शासनाने दूरध्वनी क्र. 
५) नागरिकांची सनद, महिला निर्गमित केलेले २४२२९०२०. 
विषयक धोरणाची अंमलबजावणी इ. | शासन निर्णय, ईमेळ आयडी - 
कामे पार पाडणे. परिपत्रकानुसार vinimaprashas 
६) शासनास नियतकालिक विवरण | विहित कालावधीत an@yahoo. 
(Perodical Return) पाठविणे. सेवा पुरविणे. ०0.) 
७) पोस्टेज स्टॅम्प मिळविणे व त्याचा 
दैनंदिन व वार्षिक हिठोब ठेवणे. 
८) आवक जावक विषयक नोंदी 
करणे. 
९) निवड फाईल ठेवणे, रेकॉर्ड 
झालेली प्रकरणे संकलित 
(complied) करणे. 
१० कार्यालयाशी संबंधित संकीर्ण 
पत्रव्यवहार करणे. 
११) पदांचा मासिक अहवाल तयार 
करणे. 
१२) कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्ता विषयक 
माहिती देणे. 
१३) अभ्यागत संपादक निमंत्रित 
करण्याबाबत पत्रव्यवहार हाताळणे. 

३. लेखाशाखा:- शासनाने वेळोवेळी । सहायक लेखा अधिकारी, | सचिव, 
१) मंडळाच्या मुंबई कार्यालयातील | निर्गमित केलेले महाराष्ट्र राज्य मराठी महाराष्ट्र राज्य 
मासिक वेतन देयके व अध्यक्षांचे | शासन निर्णय, विश्वकोड़ा निर्मिती मंडळ, मराठी विश्वकोश 
मानधन देयक तयार करणे. परिपत्रकानुसार रवींद्र नाट्यमंदिर, दुसरा | निर्मिती मंडळ, 
२) मंडळाचे अध्यक्ष व सभासदांची | विहित कालावधीत । मजला, सयानी मार्ग, प्रशासकीय 
तसेच दोन्ही कार्यालयातील | सेवा पुरविणे. प्रभादेवी, मुंबई ४०० ०२५. | कार्यालय, रवींद्र 
कर्मचाऱ्यांची बैठक भत्ता व प्रवास दूरध्वनी क्र. नाट्यमंदिर, 
भत्ता देयके करणे / पारीत करून ०२२-२४२२९०२० दुसरा मजला, 
घेणे. सयानी मार्ग, 


प्रभादेवी, 


२९ 


३) रोखीचे व्यवहार हाताळणे, रोख 
नोंदवहीत नोंद घेणे व तद्‌नुषंगिक 
अन्य कामे पूर्ण करणे. नोंदवह्यातील 
नोंदी घेणे (स्थायी अग्निम नोंदवही, 
आकस्मिक व इतर खर्चासाठी 
वर्गीकृत संक्षिप्त नोंदवही, उत्सव 
अग्निमधन नोंदवही, आगाऊ 
प्रवासभत्ता नोंदवही, वेतन व भत्ते 
नोंदवही इ. 

४ वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचाऱ्यांसाठी 
भविष्य निर्वाह निधी अग्रनिमधन 
नोंदवही इ. ची तपासणी करणे व 
सांभाळणे. 

५) संक्षिप्त देयके व सविस्तर देयके 
तयार करणे. 

६) वार्षिक अंदाजपत्रक, कार्यक्रम 
अंदाजपत्रक/ सुधारित अंदाजपत्रक, 
वार्षिक विकास कार्यक्रम आदीसंबंधी 
ढोबळ माहिती तयार करणे. 

७) खर्चाच्या ताळमेळसंबंधी कामे व 
विनियोजन लेखासंबंधी माहिती 
तयार करणे व शासनास सादर 
करणे. 

८)महालेखापाळ कार्यालयाकडून 
होणाऱ्या वार्षिक Ser परीक्षण 
पथकास माहिती पुरविणे, कागदपत्र 
पुरविणे व ळेखा आक्षेपांची उत्तरे 
तयार करणे. 

९) सहायक जनमाहिती अधिकारी 
म्हणून लेखाविषयक माहिती देणे. 
१०) कार्यालयाने वेळोवेळी 
सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे. 


मुंबई ४०० ०२५. 
दूरध्वनी क्र. 
२४२२९०२०. 
ईमेल आयडी - 
vinimaprashas 
an@yahoo. 
co.in 


भांडार, WHR व सभा शाखा :- 


शासनाने वेळोवेळी 


१कार्यालयाच्या, मंडळाच्या तसेच 
उपसमित्यांच्या वेळोवेळी बैठका 
बोलाविणे, विषयसूची तयार करणे व 


निर्गमित केलेले 
शासन निर्णय, 
परिपत्रकानुसार 


बैठकींचा वृत्तांत लिहिणे,सदस्यांना 
पाठविणे. 

२) मंडळाच्या विविध बैठका, 
कार्यशाळा, प्रशिक्षण इ. ची व्यवस्था 
पाहणे. 


विहित कालावधीत 
सेवा पुरविणे. 


अधीक्षक, 

महाराष्ट्र राज्य मराठी 
विश्वकोश निर्मिती मंडळ, 
रवींद्र नाट्यमंदिर, दुसरा 
मजला, सयानी मार्ग, 


प्रभादेवी, मुंबई ४०० ०२५. 


दूरध्वनी क्र. 
०२२-२४२२९०२० 


सचिव, 

महाराष्ट्र राज्य 
मराठी विश्वकोश 
निर्मिती मंडळ, 
प्रशासकीय 
कार्यालय, रवींद्र 
नाट्यमंदिर, 
दुसरा मजला, 
सयानी मार्ग, 
प्रभादेवी, 


(शा.म.मु.) एच ९२३-१० (२००-११-२०१८) 


30 


3) मंडळाच्या बैठकांच्या वृत्तांतातील मुंबई ४०० ०२५. 
निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करणे दूरध्वनी क्र. 
कार्यवाहीसाठी पाठविणे. २४२२९०२० 

४) मंडळाच्या वाडुमयीन ईमेळ आयडी - 
कार्यक्रमासंबंधात विविध संस्था / vinimaprashas 
कार्यालये इत्यादींशी पत्रव्यवहार an@yahoo. 
करणे. co.in 


५) मंडळातर्फे प्रकाशित होत 
असलेल्या मराठी विश्वकोडा खंडांच्या 
विक्रीसंबंधात हिशोब ठेवणे व 
अहवाल मागविणे. 

६) मंडळाच्या TSAI 
कार्यासंबंधात शासकीय कार्यालये, 
पुस्तक विक्री केंद्रे, पाठ्यपुस्तक 
मंडळ व त्यांच्या भांडार विक्री 
केंद्रांशी पत्रव्यवहार करणे, हिशेब 
ठेवणे. 

७) मंडळाचे विविध उपक्रमांचे प्रस्ताव 
तयार करणे व मान्यता घेणे. 

८) विश्वकोश मुद्रण, 
पुनर्मुद्रणासंबंधीची कामे करणे, 
मुद्रणाच्या खर्चाचे हिशेब ठेवणे. 

९) मंडळाच्या प्रकाशनांची वितरण 
व्यवस्था पाहणे, त्यासंबंधीचे feats 
ठेवणे. 

90) कार्यालयासाठी जडसंग्रह वस्तू, 
पुस्तके, साहित्य खरेदी करणे व 
त्याची नोंद जडसंग्रह वस्तू 
नोंदवहीत ठेवणे, कार्यालयातील 
खरेदी करण्यात आलेल्या वस्तूंची 
देखभाल व दुरुस्ती करणे. 

११) सहायक जनमाहिती अधिकारी 
म्हणून WR व सभा विषयक 
माहिती देणे. 

१२) कार्यालयाने वेळोवेळी 
सोपविळेली कामे करणे. 


*“ या कार्यालयाकडून नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची थेट सेवा पुरविण्यात येत नाही. 


३१ 


दैनंदिन कामे पाहणे. तसेच 
कार्यालयाच्या कार्यक्षम व 
सुरळीत कारभारास जबाबदार 
राहणे. 

२) वाई कार्यालयाच्या 
कार्यकक्षेतील आस्थापकीय व 
प्रशासकीय कामे पाहणे व 
प्रशासकीय कार्यालयांशी 
पत्रव्यवहार करणे. 

३) मंडळाच्या मासिक तसेच 
विविध उपसमित्यांच्या 
बैठकांना हजर राहणे. 
सचिवांच्या गैरहजेरीत या 
बैठकांचे काम स्वत: पाहणे. 

४) मंडळाच्या मराठी विश्वकोश 
खंडांच्या खरेदी / 
विक्रीसंबंधात आढावा 
घेण्यासाठी पाठ्यपुस्तक 
मंडळाशी विभागीय 
कार्यालयांशी पत्रव्यवहार 
करणे. 


ईमेळ आयडी - 
mvkosh@gmail. 
com 


परिशिष्ट-२ 
कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक 
४-अ) मराठी विश्वकोश कार्यालय, वाई, जि. सातारा 
कार्यासन विषय आवश्यक सेवा पुरविणारा सेवा विहित 
क्रमांक कागदपत्रांची पूर्तता । अधिकारी/कर्मचारी कालावधी 
केल्यानंतर किती (दालन क्र. व पुरविली न 
कालावधीत सेवा दूरध्वनी क्र.) गेल्यास 
पुरविली जाते ज्यांच्याकडे तक्रार 
करता येईल तो 
अधिकारी व 
त्याचा दूरध्वनी 
क्र. 
a Q 3 a षु 
| आस्थापना शाखा:- शासनाने वेळोवेळी | सहायक सचिव, सचिव, 
१) वाई येथील संपादकीय निर्गमित a3 मराठी विश्वकोडा महाराष्ट्र राज्य मराठी 
उपकार्यालयावर सर्वसाधारण | शासन निर्णय, कार्यालय, गंगापूरी, वाई | विश्वकोश निर्मिती 
नियंत्रण ठेवणे, प्रत्यक्षात परिपत्रकानुसार जि. सातारा ४१२ ८०३. | मंडळ, प्रशासकीय 
पाहणी/ देखरेख ठेवणे, विहित कालावधीत | दूरध्वनी क्र. ०२१६७- कार्यालय, रवींद्र 
निरीक्षण / तपासणी करणे व | सेवा पुरविणे. २२००५३, २२०१५४ नाट्यमंदिर, दुसरा 


मजला, सयानी मार्ग, 
प्रभादेवी, 

मुंबई ४०० ०२५. 
दूरध्वनी क्र. 
२४२२९०२०. 


ईमेळ आयडी - 
vinimaprashasan@ 


yahoo.co.in 


एच ९२२३-१०अ 


३२ 


५) सचिवांना मंडळाच्या 
संपादकीय व प्रशासकीय सर्व 
कारभारात मदत करणे 
उपयुक्त असणे. 

६) जनमाहिती अधिकारी 
म्हणून काम पहाणे. 
लेखा शाखा :- शासनाने वेळोवेळी | सहायक सचिव, सचिव, 

१) वाई कार्यालयाचे कार्यालय | निर्गमित केलेले मराठी विश्वकोडा महाराष्ट्र राज्य 
प्रमुख आणि आहरणव शासन निर्णय, कार्यालय, गंगापूरी, वाई | मराठी 
संवितरण अधिकारी म्हणून परिपत्रकानुसार जि. सातारा ४१२ ८०३. । विश्वकोश 
दैनंदिन कामाची जबाबदारी । विहित कालावधीत |। दूरध्वनी क्र. ०२१६७- निर्मिती मंडळ, 
पार पाडणे. सेवा पुरविणे. २२००५३, २२०१५४ प्रशासकीय 

२) रोखीचे पुस्तक (cash ईमेळ आयडी - कार्यालय, 

0000, आकस्मिक खर्च mvkosh@gmail. रवींद्र 
नोंदवही तसेच इतर com नाट्यमंदिर, 
महत्त्वाच्या नोंदवह्या तयार दुसरा मजला, 
ठेवणे. सयानी मार्ग, 

३) वाई कार्यालयातील प्रभादेवी, 
कर्मचाऱ्यांची मासिक वेतन मुंबई ४०० ०२५. 
देयके, आकस्मिक खर्च व दूरध्वनी क्र. 
इतर खर्चाची देयके मंजूर 2822020. 
करणे. ईमेळ आयडी - 

vinimaprashasan@ 
yahoo.co.in 
संपादकीय टंकलेखन:- 

मराठी विश्वकोडा खंड आणि 
इतर संबंधित संपादकीय 
कामाच्या नोंदींचे टंकलेखन 
करणे. 
संपादकीय कामे:- शासनाने वेळोवेळी । विभाग संपादक, सचिव, 

१) प्रमुख संपादक / विभाग | निर्गमित केलेले मराठी विश्वकोश महाराष्ट्र राज्य मराठी 
संपादक यांच्या शासन निर्णय, कार्यालय, गंगापूरी, वाई | विश्वकोश निर्मिती 
मार्गदर्शनाखाली परिपत्रकानुसार जि. सातारा ४१२ ८०३ | मंडळ, प्रशासकीय 
विश्वकोशाच्या सोपविण्यात विहित कालावधीत । दूरध्वनी क्र. कार्यालय, रवींद्र 
आलेल्या शाखेच्या - सेवा पुरविणे. ०२१६७- २२००५३, नाट्यमंदिर, दुसरा 


मानव्यविद्या कक्ष / विज्ञान 
आणि तंत्रविद्या कक्ष- अंतिम 
संपादनास जबाबदार असणे. 
त्यासाठी आवश्यक ते सर्व 
संदर्भ, साहित्य उपलब्ध 
करून घेणे. 

२) सहसंपादक, विद्याव्यासंगी 


२२०१५४ 


मजला, सयानी मार्ग, 
प्रभादेवी, 

मुंबई ४०० ०२५. 
दूरध्वनी क्र. 
२४२२९०२०. 


33 


सहायक व संपादकीय 
सहायक यांना संपादन कामाचे 
वाटप करणे, कामाचे नियोजन 
व अंमलबजावणी करून 
कामावर नियंत्रण ठेवणे. 

३) विश्वकोश व कुमार 
विश्वकोशातील अभ्यागत 
संपादकांमध्ये संपादन कामाचे 
वाटप करणे, अद्ययावतीकरण 
कामासंबंधात त्यांच्या हांका / 
अडचणीसंबंधी चर्चा करणे, 
निर्णय देणे. 

४) विविध विषयातील तज्ज्ञ 
व्यक्‍तींना लेखन, समीक्षण, 
संपादन करण्यासाठी सहभागी 
करून घेणे, आवश्‍यकतेनुसार 
सदर कामे स्वत: करणे. 

५) कुमार विश्वकोड आणि 
मराठी विश्वकोशातील नोंदींचे 
संदर्भ विचारात घेऊन 
जबाबदारीने अंतिम संपादन 
करणे. 

६) कला विभागाच्या सहाय्याने 
नोंदी सोबत येणारी चित्रे, 
AHIR, आराखडे, चित्रपत्रे इ. 
चे नियोजन करणे, 
अंमलबजावणी करणे. 

9) विश्वकोशातील विषयाच्या 
आवर्यकतेनुसार त्या त्या 
विषयातील नोंदी 
संपादनासाठी निमंत्रित 
करावयाच्या अभ्यागत 
संपादकांच्या शिफारशी करणे. 
८) मराठी विश्वकोश खंडाचे 
पुनर्मुद्रणासाठी मूळ चित्रे 
मुद्रणालयास उपलब्ध करून 
देणे, मुद्रणावर लक्ष ठेवून ते 
तपासून त्यास मान्यता देऊन 
मुद्रण करून घेणे. प्रमुख 
संपादकांच्या मार्गदर्शनाने 
विश्वकोश संकेतस्थळ, सीडी, 
पेनड्राईव्ह इ. स्वरुपात 


ईमेळ आयडी - 
vinimaprashasan@ 


yahoo.co.in 


38 


प्रकाशित करण्यास जबाबदार 
असणे तसेच विश्वकोठा 
प्रकाडहानासाठी नवीन 
माध्यमांचा शोध घेऊन त्यात 
प्रकाशित करणे. 

९) मराठी विश्वकोश अद्ययावत 
करण्यासाठी नवीन उपक्रमांची 
आखणी करणे, कुमार 
विश्वकोश, बाल विश्वकोठा इ. 
योजना राबविणे. 

१०) नवीन तंत्रज्ञानाचा 
विश्वकोश अद्ययावतीकरणात 
वापर करणे. 

११) विश्वकोडा विद्यार्थी, 
शिक्षक, जन सामान्यांपर्यंत 
पोहचविण्यासाठी प्रयत्नशील 
असणे, प्रसार, प्रचार करणे. 
१२) संपादन कार्यासाठी 
आवर्यक असणाऱ्या संदर्भ 
पुस्तकांची व इतर साहित्याची 
मागणी नोंदविणे, प्राप्त करून 
घेणे. 


१३) शाखेशी संबंधित 
आवर्यक तो पत्रव्यवहार 
करणे. 
१४) सर्वसाधारणपणे विश्वकोठा 
संपादन व मुद्रण कामात प्रमुख 
संपादक यांना उपयोगी आणि 
जबाबदार असणे. 
१) प्रमुख संपादक/विभाग शासनाने वेळोवेळी । विद्याव्यासंगी सहायक, | सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
संपादक कार्यालयाच्या निर्गमित केलेले मराठी विश्वकोडा मराठी विश्वकोठा 
निर्देशानुसार व देखरेखीखाली | शासन निर्णय, कार्यालय, गंगापुरी, वाई, | निर्मिती मंडळ, 
सोपविण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार जि. सातारा ४१२ ८०३. । प्रशासकीय कार्यालय, 
विषयातील अभ्यास, नैपुण्य व | विहित कालावधीत oe रवींद्र नाट्यमंदिर, 
विशेषता लक्षात घेऊन सेवा पुरविणे. तय तेर दुसरा मजला, सयानी 
विश्वकोशातील नोंदीचे २२००५३, २२०१५४ मार्ग, प्रभादेवी, 
ळेखन/समीक्षण करणे, करवून मुंबई ४०० ०२५. 
घेणे व त्याबाबतच्या 

ईमेल आयडी- 


प्रकरणिका हाताळणे व जतन 
करणे. 


vinimprashasan@ 


yahoo.co.in 


34 


२) नोंदीशी संबंधित चित्रे, 
AHR, आराखडे, चित्रपत्रे, 
दृक-श्राव्य माध्यमातील 
चळचित्रे इ. तयारी करणे, 
करवून घेणे व प्रमुख 
संपादकांच्या मान्यतेने अंतिम 
करणे. 


३) विश्वकोझातील नोंदीचे 
अद्ययावतीकरण करणे, 
ज्ञानमंडळातीळ तज्ज्ञ, 
समन्वयक, संस्था यांच्याशी 
संपर्क साधून सोपविण्यात 
आलेल्या विषयांच्या 
अद्ययावतीकरणाचे कार्य 
करणे. 


४) विविध माध्यमातून 
विश्वकोशाचे प्रकाशन 
करण्यासाठी (ग्रंथ, 
संकेतस्थळ, श्राव्य इ.) 
सहाय्यभूत असणे. 


4) विश्वकोझामार्फत 
राबविण्यात येणा-या विविध 
उपक्रमांची जबाबदारी. 

६) सोपविलेल्या विषयासंबंधी 
पत्रव्यवहार करणे व 
त्यासंबंधीची सर्व प्रशासकीय 
कामे करणे. 


७) लेखक, समीक्षक व 
अभ्यागत संपादकांची मान्य 
दराने देयके तयार करून 
प्रशासकीय कार्यालयास 
पाठविणे. 


८) सर्वसाधारणपणे विश्वकोश 
संपादन कामात प्रमुख 
संपादक / विभाग संपादक/ 
सहसंपादक यांना सहाय्यभूत 
असणे. 

९) कार्यालयाने वेळोवेळी 
सोपविलेली कामे पूर्ण करणे. 


२३६ 


१) विभाग संपादक / शासनाने वेळोवेळी |। संपादकीय सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
सहसंपादक यांच्या निर्देश व॒ | निर्गमित केलेले सहायक,मराठी विश्वकोश | मराठी विश्वकोश 
देखरेखीखाली विश्वकोशातील | शासन निर्णय, कार्यालय, गंगापुरी, वाई, | निर्मिती मंडळ, 
माहितीचे अद्ययावतीकरण  । परिपत्रकानुसार जि. सातारा ४१२ ८०३. | प्रशासकीय कार्यालय, 
संपादन / संकलन आदी कामे | विहित कालावधीत रवींद्र नाट्यमंदिर, 
करणे. सेवा पुरविणे. दुरध्वनी क्र.०२१६७- दुसरा मजला, सयानी 
२) विश्वकोशातील २२००५३, २२०१५४ मार्ग, प्रभादेवी, 
विषयासंबंधीची सर्व मुंबई ४०० ०२५. 
प्रशासकीय कामे करणे. 

३) विषयानुसार (नोंदीप्रमाणे) ईमेल आयडी- 
फाईल्स व अद्ययावत कार्डस vinimprashasan@ 
ठेवणे. yahoo.co.in 

४) विषयानुरुप तज्ञांकडे, 

लेखकांकडे सोपविलेल्या 

लेखन / संपादन कामासंबंधी 

पाठपुरावा करणे व 

सर्वसाधारणपणे संपादन/ 

संकलन कामात विभाग 

संपादक/ सह संपादक/ 

विद्याव्यासंगी सहायक यांना 

उपयोगी असणे. 

१) मराठी विश्वकोडा खंडातील | शासनाने वेळोवेळी । कला संपादक, मराठी सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
मानव्य आणिविज्ञान व निर्गमित केळेळे विश्वकोश कार्यालय, मराठी विश्वकोडा 
तंत्रज्ञान कक्षेतील नोंदीबाबत । शासन निर्णय, गंगापुरी, वाई, जि. निर्मिती मंडळ, 
मागणीनुसार येणारी परिपत्रकानुसार सातारा ४१२ ८०३. प्रशासकीय कार्यालय, 
रेखाचित्रे, छायाचित्रे योग्य विहित कालावधीत रवींद्र नाट्यमंदिर, 
आकारात तयार करणे. सेवा पुरविणे. Fe क 02१60- दुसरा मजला, सयानी 
(ऑनलाईन/ऑफलाईन २२००५३, २२०१५४ मार्ग, प्रभादेवी, 
प्रिंटींगच्या दृष्टीने) मुंबई ४०० ०२५. 

2) रंगीत, एकरंगी चित्रपत्र व 

नकाशांचे लेआउट तयार इमेल आयडी- 

करणे. vinimprashasan@ 
3) रंगीत नकाझांच्या yahoo.co.in 
ळेआउटनुसार चार रंगात 

त्याचे आर्टवर्क तयार करणे. 


8) कला विभागातील 
चित्रकार, अभ्यागत 
संपादकांना मार्गदर्शन करून 
योग्य आकारात चित्रे / साधे 
रेखाटन / नकाशे आराखडे 
काढून घेणे. 


30 


4) खंडातील चित्रे, एकरंगी 
नकाठो, रंगीत चित्रपत्रे व 


रंगीत नकाझांचे छपाई 

आकारात पॉझिटिव्ह, ठसे 

मुद्रणाळयाकडून तयार करून 

घेणे व त्याच्या अंतिम छपाईस 

मान्यता देणे. 

६) ज्ञानमंडळाझी संबंधित कामे 

विद्याव्यासंगी सहायक यांच्या 

मार्गदर्शनाखाली पार पाडणे. 

१) कळासंपादकांच्या शासनाने वेळोवेळी । प्रमुख मानचित्रकार सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

सूचना/मार्गदर्शनानुसार निर्गमित केलेले मराठी विश्वकोश मराठी विश्वकोश 

विश्वकोशात अंतर्भूत व्हावयाचे | शासन निर्णय, कार्यालय, गंगापुरी, वाई, | निर्मिती मंडळ, 

काळे-पांढरे तसेच रंगीत परिपत्रकानुसार जि. सातारा ४१२ ८०३. | प्रशासकीय कार्यालय, 

चित्रपत्रांचे/ संकलन चित्र विहित कालावधीत रवींद्र नाट्यमंदिर, 

काढणे. सेवा पुरविणे. दूरध्वनी क:०२१६७- दुसरा मजला, सयानी 

2) विश्वकोशात यावयाच्या २२००५३, 220948 मार्ग, प्रभादेवी, 

चित्रपत्रांसंबंधीची विश्वकोठा मुंबई ४०० ०२५. 
पृष्ठावर यावयाच्या चित्रांची 

मांडणी करणे. इमेल आयडी- 

३) विश्वकोशात यावयाच्या vinimprashasan@ 

चित्रपत्रांसंबंधी व एकूण कला १811992091 

कामात कला संपादकास 

उपयोगी असणे. 

१) प्रमुख संपादक/ विभाग शासनाने वेळोवेळी । ग्रंथालयीन सहायक, सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

संपादक यांच्या सूचनेनुसार | निर्गमित केलेले मराठी विश्वकोडा मराठी विश्वकोश 

तसेच विश्वकोश कार्यालयाच्या | शासन निर्णय, कार्यालय, गंगापुरी, वाई, | निर्मिती मंडळ, 

गरजेनुसार देशी तसेच परिपत्रकानुसार जि. सातारा ४१२ ८०३. | प्रशासकीय कार्यालय, 

परदेशी ग्रंथ / कालिके विहित कालावधीत रवींद्र नाट्यमंदिर, 

(जर्नल) मासिके, दैनिके यांची | सेवा पुरविणे. दूरध्वनी क्र.०२१६७- दुसरा मजळा, सयानी 

वेळोवेळी मागणी करणे. २२००५३, २२०१५४ मार्ग, प्रभादेवी, 

२) मागणीनुसार आळेली मुंबई ४०० ०२५. 

पतये 
पुस्तके / संदर्भग्रंथ यांची oa’ 


तपासणी करणे, त्याचे 
वर्गीकरण करणे, अवाप्ती 
नोंदवहीत अवाप्ती क्रमांक 
देणे, ग्रंथांची कपाटात 
विषयवार मांडणी करणे. 
3) ग्रंथालयाची नियमित 
देखभाल करणे व त्यास 
जबाबदार असणे. 


vinimprashasan@ya 
hoo.co.in 


३८ 


४) संपादकीय वर्गात तसेच 
विश्वकोश कार्यालयात येणाऱ्या 
अभ्यागत संपादकवर्गास 
त्यांच्या दैनंदिन कामात 
लागणारे संदर्भग्रंथ पुरविणे. 
५) संपादन कामासंबंधात 
लागणारे संदर्भग्रंथ पुरवून 
त्यांची नोंदवहीत व कार्डावर 
नोंद ठेवणे तसेच ग्रंथ परत 
मिळविण्याची व्यवस्था करून 
आलेले ग्रंथ पुन्हा जागच्या 
जागी लावणे. 


38 


परिशिष्ट-२ 
कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक 
५) राज्य मराठी विकास संस्था 
कार्यासन क्रमांक विषय आवश्यक सेवा पुरविणारा सेवा विहीत 
कागदपत्रांची पूर्तता अधिकारी / कालावधीत पुरविली 
केल्यानंतर किती कर्मचारी न गेल्यास ज्यांच्याकडे 
कालावधीत सेवा (दालन क्र. व तक्रार करता येईल तो 
पुरविली जाते दूरध्वनी क्र.) अधिकारी व त्याचा 
दूरध्वनी क्र. 
a उ २ ३ fee . | षु 
प्रकल्प शाखा २ e मराठी MATH TTA कनिष्ठ संशोधन प्रभारी संचालक, 
ग्रंथसूचीमाला विहित कालावधीत सहायक, राज्य मराठी विकास 

«» विज्ञानविषयक सेवा पुरविणे. राज्य मराठी विकास | संस्था 
लोकललक्ष्यी संस्था 
पुस्तकांची मराठी दूरध्वनी क्रमांक- 
भाषांतरे दूरध्वनी क्रमांक (०२२) 

« अमराठी २२६३१३२५ (०२२) २२६३१३२५ 
भाषकांसाठी फॅक्स (०२२)- फॅक्स (०२२)- 
उपक्रम: २२६५३९६६ २२६५३९६६ 

१. मराठी भाषेचे ई-मेळ आयडी 

प्रशिक्षणवर्ग रेल्वे, rmvs__mumbai@ 

तेळ-अविव (इस्राईल) yahoo.com 

ड्‌. 

२. प्रशिक्षण साधने 

तयार करणे. 

«७ ठाब्दकोडशा प्रकल्प : 
अशोक केळकर 
शब्दकोश, निरंतर 
शब्दकोश, 
बिनीवाले 
शब्दकोश. 

e संगणक वमराठी 

१. युनिकोड 
ea erat 

२. युनिकोड प्रशिक्षण 

३. विकिपीडिया 

संवर्धन 

४. मराठी प्रमाणळेखन 

यंत्रणा (युनिकोड 

स्पेळचेकर 


४० 


५. मराठी भाषण- 

लेखन, लेखन - भाषण 

यंत्रणा 

६. Fareed साधनांचे 

मराठीकरण 

« मराठींच्या बोलींचे 
प्रतिमांकन 

* दुर्मिळ ग्रंथ प्रकल्प 
टप्पा २, ३. 


प्रकल्प शाखा-३ © संस्थेच्या MATH TTA कार्यासन अधिकारी, | प्रभारी dares, 

पुस्तकांची छपाई । विहित कालावधीत राज्य मराठी विकास । राज्य मराठी विकास 
आणि प्रकाठान सेवा पुरविणे संस्था, मुंबई संस्था, 

© पाठ्यवृत्ती, मुंबई 
शिष्यवृत्ती, दूरध्वनी क्रमांक 
आंतरभारती (022) २२६३१३२५ | दूरध्वनी क्रमांक 

* अनुवाद प्रशिक्षण फॅक्स (०२२)- (०२२)२२६३१३२५ 
प्रकल्प २२६५३९६६ 

« मराठीचे भाषिक फॅक्स (022)- 
टप्पे (सीडी) २२६५३९६६ 
प्रकल्प. ई-मेल आयडी 


«७ विधिठास्र परिभाषा 
कोडा 

७ ऑलिम्पिक 
माहितीकोठा 

© बृहन्महाराष्ट्र 
योजना 

e ग्रंथालय 
व्यवस्थापन 

e प्रासंगिक 
उपक्रम- 

१. वाचन प्रेरणा दिन- 

१५ ऑक्टोबर 

२. आप्तवाक्य 

३. वाचू आनंदे 

४ मराठी भाषा गौरव 
दिन- २७ फेब्रुवारी 

५. भाषा पंधरवडा- १ 
ते १५ जानेवारी 


rmvs__mumbai@ 
yahoo.com 


34 


प्रकल्प शाखा-४ 


७ दलित-ग्रामीण 
शब्दकोडा आणि 
वर्णनात्मक सूची 

«७ वाराणसी 
येथील मराठी 
भाषकांचा 
समाजभाषा 
वैज्ञानिक 
अभ्यास 

७ मराठी संशोधन 
संस्थांना 
अर्थसहाय्य 

७ प्रस्तावित 
प्रकल्प 

१. युनिकोड टंक 

२. ई-बुक प्रकल्प 

३. दुर्मिळ ग्रंथ प्रकल्प 

टप्पा १ 

«७ मोडी 
हस्तलिखितांचे 
मराठीकरण 
तंजावूर 

«७ गीतार्णव दाब्दार्थ 
संदर्भ कोठा 
प्रकल्प 

«७ संस्थेच्या सर्व 
प्रकाऱानांच्या 
विक्रीव्यवस्थेशी 
संबंधित सर्व बाबी 

७ प्रासंगिक उपक्रम 

वनस्थळी, feats 
मुल्ये साधन 
निर्मिती. 

«७ संदर्भसेवा 

वस्रनिर्मिती 

माहितीकोऱशा 


आवश्यकतेनुसार 
विहित कालावधीत 
सेवा पुरविणे 


वरिष्ठ संशोधन 
सहायक, 

राज्य मराठी विकास 
संस्था, मुंबई 
दूरध्वनी क्रमांक 
(०२२) २२६३१३२५ 
फॅक्स (०२२)- 
२२६६५६३९६६ 


प्रभारी संचालक, 
राज्य मराठी विकास 
संस्था, मुंबई 


दूरध्वनी क्रमांक 
(०२२)२२६३१३२५ 


फॅक्स (०२२)- 
२२६५६५३९६६ 
ई-मेळ आयडी 
rmvs__mumbai@ 


yahoo.com 


प्रकल्प शाखा- ५ 


पुस्तकांचे गाव 


आवऱ्यकतेनुसार 
विहित कालावधीत 
सेवा पुरविणे. 


प्रकल्प व्यवस्थापक 
(कंत्राटी) 

दूरध्वनी क्रमांक 
(०२२) २२६३१३२५ 
फॅक्स (०२२)- 
२२६५३९६६ 


प्रभारी संचालक, 
राज्य मराठी विकास 
संस्था, मुंबई 


दूरध्वनी क्रमांक 
(०२२) २२६३१३२५ 


BR 


फॅक्स (022)- 
२२६५३९६६ 

ई-मेल आयडी 
rmvs__mumbai@ya 
hoo.com 


परिशिष्ट-३ 
अधिनियम व नियमांची यादी 
१ महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ व त्या अंतर्गत सुधारणा. 
२ | महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी (न्यायिक विभागातील कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्‍त) मराठी भाषा परीक्षा नियम,१९८७ 
३ | महाराष्ट्र नागरी सेवा (इंग्रजी लघुलेखक व इंग्रजी टंकळेखक यांनी प्राप्त करावयाचा मराठी लघुलेखक / 
मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्तीची करण्याबाबत) नियमावळी, १९९१ 
४ | हिंदी भाषा परीक्षा नियम. 
विभागाचे महत्वाचे शासन निर्णय 
दिं नवळेखकांची चर्चासत्रे / मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नळेका/१०१२/प्र.क्र. १३४/२०१२/भाषा - 
कार्यशाळा ३, दिनांक २४ जून, २०१३ 
२ | नवलेखकांना प्रोत्साहन अनुदान । मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - सासंमं १०१३/प्र.क्र.१६५/२०१३/भाषा - 
३, दिनांक ७ डिसेंबर, २०१३ 
३ | वाड्मयीन नियतकालिकांना मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सासंमं - १०१३/प्र.क्र. १६६/२०१३/भाषा - 
अनुदान योजना ३, दिनांक १५ जानेवारी, २०१४ 
४ | सात साहित्य संस्थांना अनुदान । मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय सासंमं - १०१०/प्र.क्र. ७४/२०१४/भाषा - ३, 
दिनांक २२ ऑगस्ट, २०१४ 
५ | ललित/ललितेतर वाडुमयासाठी | मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. सासंमं २०१३/प्र.क्र.१८०/२०१३ भाषा - ३, 
अनुदान दि. १ ऑक्टोबर, २०१४ 
६ | पुस्तक प्रकाशन योजना मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सासंमं १०१४/प्र.क्र.३००/२०१४/ 
भाषा - 3, दिनांक १५ डिसेंबर, २०१४ 
७ | विंदा करंदीकर जीवन गौरव मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. विंदापु - १०१४/प्र.क्र.११२/२०१४/भाषा - 3, 
पुरस्कार दि. १२ फेब्रुवारी, २०१५ 
८ श्री. पु. भागवत पुरस्कार मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक श्रीपुभा- १०१४ /प्र.क्र.११३/२०१४/ 
भाषा - 3, दि. १२ फेब्रुवारी, २०१५ 
९ | भाषा पंधरवडा मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: मभादि-२०१२/१८३/प्र.क्र.६१/भाषा-२, 
दि.१२ एप्रिल, 2093 
मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : मभाप-२०१५/ प्र.क्र.७०/भाषा-२, 
दि.२२ जुले, २०१५ 
शि ० | भाषा सल्लागार समितीची मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: भासस-२०१५/प्र.क्र.३०/भाषा-१, 
पुनर्रचना दि.०५ ऑगस्ट, २०१५ 
ra १ | महाराष्ट्र राज्य विश्वकोडा निर्मिती | मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: विनिमं-२०१५/प्र.क्र.५९/भाषा-२, 
मंडळाची पुनर्रचना दि.०५ ऑगस्ट, २०१५ 
१२ | महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: सासंमं-१०१५/प्र.क्र.५८/२०१५/भाषा-३, 
संस्कृती मंडळाची पुनर्रचना दि.०५ ऑगस्ट, २०१५ 
१३ | राज्य मराठी विकास संस्थेची शिक्षण व सेवा योजना विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: इएसटी-५५९२/४१८/९२/ 
रचना प्रशा-१, दिनांक Qo एप्रिल, १९९२ 
१४ | अखिल भारतीय मराठी साहित्य | मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : सासंअ-१०१५/प्र.क्र. १०३/ २०१५/ 


संमेलन अनुदान 


भाषा-३, दिनांक ९ ऑक्टोबर, २०१५ 


the) 


१५ | अन्य मराठी साहित्य संमेलन मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय क्रमांक रासांधो -१०१२/प्र.क्र. १२६/२०१२/भाषा- ३, 
अनुदान योजना दिनांक १७ एप्रिल, 2094 व 
मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय क्रमांक रासांधो - १०१५/प्र.क्र. १११/२०१५/भाषा-३, 
दिनांक १६ जानेवारी, २०१६ 
१६ | स्व. यडावंतराव चव्हाण राज्य मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय क्रमांक:रावापु - १०१२/ प्र.क्र.१०४/२०१२/भाषा-३, 
वाड्मय पुरस्कार योजना दि.१० सप्टेंबर, २०१२ 
मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय क्रमांक पुरस - १०१२/प्र.क्र.१११/२०१२/भाषा - ३, 
दि. 03 मार्च, २०१४ व 
मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय क्रमांक रावापु - १०१४/प्र.क्र.१२०/२०१४/भाषा- 3, 
दि. ०२ फेब्रुवारी, २०१६ 
१७ | अनुवादकांची तासिका सा.प्र.वविभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-एलएनजी-२००७/६८४१/प्र.क्र.९/०७/२०-ब, 
दि.१८ जानेवारी, २००८ 
मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-नामिका-२०१५/प्र.क्र.१००/भाषा-२, 
दि.१५ फेब्रुवारी, २०१६ 
१८ | डॉ. अशोक केळकर व कविवर्य । मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-भासंपु-२०१६/प्र.क्र.२६/२०१६/भाषा-३, 
मंगेश पाडगांवकर दि.१८ फेब्रुवारी, २०१६ 
१९ | ज्ञानमंडळाची निर्मिती मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: विकोऱ-२०१५/प्र.क्र.१७१/भाषा-२, 
दि.२३ फेब्रुवारी, २०१६ 
२० | खाजगी विक्रेत्यांची नियुक्‍ती मराठी भाषा विभाग, शासन FOR, HATH: संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.१४५/२०१५/भाषा -३, 
करणे. दि.१५ मार्च, २०१६ 
प्रकाशनावर सुट 
२१ | वाचन प्रेरणा दिन मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय,क्रमांक: वाप्रदि-२०१६/प्र.क्र.१४४/२०१६/भाषा-३ 
दि.२६ सप्टेंबर, २०१६ 
२२ | भाषा गौरव दिन २७ फेब्रुवारी मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय,क्रमांक: मभादि-२०१७/प्र.क्र.१५/२०१७/भाषा-३, 


दि.२१ जानेवारी, २०१७ 


२३ | केंद्र शासनाच्या त्रि-भाषा मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय,क्रमांक: मभावा-२०१६/प्र.क्र.८२/भाषा-२, 
सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र दि.०५ डिसेंबर, २०१७ 
शासनाची कार्यालये, बँका, विमा 
कंपन्या, रेल्वे इत्यादीमध्ये इंग्रजी 
व हिंदीबरोबरच मराठीचा वापर 
करण्याबाबत 

२४ | शासन व्यवहारात राजभाषा मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय,क्रमांक: मभावा-२०१८/प्र.क्र.४७/भाषा-२, 
मराठीचा वापर करण्याबाबत दि.०७ मे,२०१८ 

२५ | खाजगी अनुवादकांची नामिका । मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय,क्रमांक: नामिका-२०१७/प्र.क्र.८३/भाषा-२, 
(पॅनल) दि.२५ जानेवारी, २०१८ 


** उपरोक्‍त छासन निर्णय विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 


४५ 
परिशिष्ट - ४ 
विभागांतर्गत महत्वाच्या समित्या व मंडळे 
मराठी भाषा विभागाच्या विविध योजना / कामकाज कार्यान्वित करण्याकरिता स्थापन केलेल्या 


मुख्य समित्या व मंडळांची माहिती 


(१ अभिजात मराठी भाषा समिती : 


भारतीय भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भात केंद्र शासनाकडून कार्यवाही केली जाते. अभिजात भाषेचा 
दर्जा देण्यासाठी केंद्र शासनाने कळविलेल्या निकषांच्या अनुषंगाने मराठी भाषा ही अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी 
पात्र ठरते किंवा कसे, याबाबतचा अभ्यास करून केंद्र शासनाकडे परिपूर्ण प्रस्ताव पाठविण्यासाठी राज्य शासनाने 
प्रा.रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली भाषातज्ज्ञांची एक समिती दिनांक 90.09.2092 च्या शासन निर्णयानुसार स्थापन 
केली. या समितीने तयार HOS मराठी भाषेतील अहवाल शासनाने दिनांक १२.०७.२०१३ रोजी केंद्र शासनाचे सचिव, 
संस्कृती मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्याकडे पाठविळा आहे. सदरच्या अहवालाची इंग्रजी अनुवादित प्रत दिनांक 
१६.११.२०१३ रोजी केंद्र शासनाचे सचिव, संस्कृती मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्याकडे पाठविली आहे. 


मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे विचाराधीन आहे. 


(२) भाषा सल्लागार समिती : 


महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २२.०६.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर 
करण्याचे धोरण राबविण्यासाठी भाषा संचालनालयांतर्गत कायमस्वरुपी भाषा सल्लागार समितीची स्थापना केली. या 
समितीवरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती ३ वर्षाकरिता असल्याने समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य नव्याने नियुक्‍त 
करून दिनांक ०५.०८.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये भाषा सल्लागार समितीची पुनर्रचना करण्यात आली. सदर 
समितीवरील अशासकीय व शासकीय सदस्यांची संख्या २८ आहे. या समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे आहे :- 


आ) राज्याचे पुढील २५ वर्षातील मराठी भाषेचे धोरण ठरविणे. 

आ) भाषा अभिवृध्दीसाठी नवनवे उपाय व कार्यक्रम सुचविणे व या अनुषंगाने शासनाला मार्गदर्शन करणे. 

इ) भाषा संचालनालयाने प्रकाशित केलेल्या कोशांमध्ये प्रचलित शब्दांची भर घाळून कोड अद्ययावत करणे. 

ई) नवीन परिभाषा कोशांची निर्मिती करणे आणि 

उ) परिभाषा कोशांचे पुनर्मुद्रण,परिभाषेतील अत्यावश्‍यक परिष्करणे, शाब्दव्युत्पत्ती, मराठी परिभाषिक संज्ञांच्या 
समस्या सोडविणे. 


(३) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ : 


मराठी भाषेतील विविध साहित्य विषयक उपक्रम राबविणे व साहित्यिकांना प्रोत्साहन देणे, याकरीता महाराष्ट्र राज्य 
साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. शासन निर्णय, क्रमांक-सासंमं- 
१०१५/प्र.क्र.५८/२०१५/भाषा-३, दिनांक ०५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये मंडळाची पुर्नरचना करण्यात आली असून मंडळामध्ये 
एकूण २८ साहित्यिकांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. 


8६ 
(४) महाराष्ट्र राज्य Paral निर्मिती मंडळ : 


महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळाकडून विश्वकोशाचे १ ते २० खंड प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. 
विश्वकोशातील नोंदी अद्ययावत करण्याकरीता विश्वकोश निर्मिती मंडळाची शासन निर्णय, क्रमांक-विनिमं- 
२०१५/प्र.क्र.५९/२०१५/भाषा-२, दिनांक ०५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये पुर्नरचना करण्यात आली आहे. विश्वकोश निर्मिती 
मंडळामध्ये एकूण २३ अशासकीय सदस्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 


(५) राज्य मराठी विकास संस्था नियामक मंडळ : 


मराठी भाषेच्या सर्वार्गिण विकासासाठी राज्य मराठी विकास संस्था या स्वायत्त संस्थेची निर्मिती करण्यात आली 
असून संस्थेचे कामकाज नियामक मंडळाच्या मान्यतेने करण्यात येते. शासन निर्णय, क्रमांक-रामवि- 
१०१४/प्र.क्र.४४/२०१४/भाषा-३, दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१५ अन्वये संस्थेच्या नियामक मंडळाची पुर्नरचना करण्यात 
आली आहे. यामध्ये भाषा व साहित्य क्षेत्रातील एकूण २१ अशासकीय सदस्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 


KRRKKKKKEKRK 


परिशिष्ट-५ 


क्षेत्रीय कार्यालयांचे विविध उपक्रम 


१) भाषा संचालनालय 


भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई प्रकाशित शास्त्रीय व 
तांत्रिक विषयांवरील परिभाषा कोडा, शब्दावल्या व इतर प्रकाडठनांची यादी (एकूण ४८) 


अ.क्र प्रकाशनाचे नाव 
a ग्रंथालयशास्त्र परिभाषा कोश 

२ गणितझास्र परिभाषा कोश 

३ SATO परिभाषा कोडा 

४ तत्वज्ञान व तर्कशास्र परिभाषा कोठा 
4 वाणिज्यझास्र परिभाषा कोडा 

& रसायनझास््र परिभाषा कोडा 

७ भूशास्र परिभाषा कोडा 

८ शारीर परिभाषा कोडा 

९ शिक्षणझास्र परिभाषा कोडा 

१० | ० यंत्र अभियांत्रिकी परिभाषा कोठा 
(की il १ स्थापत्य अभियांत्रिकी परिभाषा कोठा 
१२ भौतिकझास्र परिभाषा कोडा 

१३ | विद्युत अभियांत्रिकी परिभाषा कोश 
१४ कृषिझास्र परिभाषा कोश 

१५ जीवझास्र परिभाषा कोश 

१६ शरीरक्रियाशास्र परिभाषा कोडा 

१७ राज्यशास्र परिभाषा कोडा 

१८ साहित्य समीक्षा परिभाषा कोडा 

१९ लोकप्रशासन परिभाषा कोडा 

२० अर्थशास्र परिभाषा कोडा 

२१ OTSA परिभाषा कोश 

२२ ATRIA परिभाषा कोडा 


SC 


अ.क्र प्रकाशनाचे नाव 
२३ व्यवसाय व्यवस्थापन परिभाषा कोठा 

२४ PIT परिभाषा कोडा 

२५ औषधशास्त्र परिभाषा कोडा 

२६ भाषाविज्ञान व वाडमय विद्या परिभाषा कोश 

२७ भूगोलझास््र परिभाषा कोश 

२८ विकृतिशास््र पारिभाषिक शब्दावली 

२९ । वृत्तपत्रविद्या परिभाषा कोडा 

३० न्यायवैद्यक व fryers परिभाषा कोठा 

३१ भौतिकशास्त्र पारिभाषिक शब्दावली (मराठी x इंग्रजी) 
३२ कृषिशास््र पारिभाषिक शब्दावली (मराठी x इंग्रजी) 
३३ झासन व्यवहार शब्दावली (मराठी x इंग्रजी) 

३४ पदनाम कोठा 

३५ वित्तीय शब्दावली 

३६ शासन व्यवहार कोडा 

३७ न्याय व्यवहार कोडा 

३८ मराठी लघुलेखन मार्गदशिका 

३९ प्रशासनिक लेखन 

४० शासन व्यवहारात मराठी 

४१ प्रशासन वाक्प्रयोग 

४२ राजभाषा परिचय 

४३ मराठी टंकलेखन प्रवेशिका 

४४ भारताचे संविधान (सहावी आवृत्ती) 

४५ कार्यद्डिका 

४६ मंथन 

४७ प्रमाणलेखन नियमावली 

४८ राजभाषा परिचय (कार्यरुप व्याकरण) 


४९ 
(२) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ 


मंडळाचे उपक्रम : 


१) पुस्तक प्रकाशन उपक्रम : या योजनेमध्ये शास्रीय (विज्ञान) ग्रंथमाला, उत्कृष्ट ग्रंथांचे भाषांतर, महाराष्ट्राच्या 
इतिहासाशी संबंधित ऐतिहासिक कागदपत्रांचे संपादन व प्रकाशनु वैचारिक, समीक्षात्मक, चरित्रात्मक इत्यादी 
विषयांवरील ग्रंथ प्रकाशित केले जातात. तसेच मंडळाने प्रकाशित केलेल्या पुस्तकांचे मागणीनुसार पुनर्मुद्रणही केले 
जाते. सदर योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ५३५ पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. 

अ) उत्कृष्ट ग्रंथांची भाषांतरे - मराठीतील व अन्य भाषांमधील विविध विषयांवरील अभिजात वाड्मयाच्या 
ग्रंथांनी जगातील वैचारिक साहित्यात मोलाची भर घातली आहे. अशा मौलिक व महत्वपूर्ण ग्रंथांची भाषांतरे मराठी 
तसेच हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध करून देण्याचा या योजनेमागील उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत इंग्रजी, 
रशियन, फ्रेंच इत्यादी पाश्चात्य व संस्कृत, प्राकृत यांसारख्या भारतीय भाषांतून मंडळाने पुस्तके निवडली असून, 
भाषांतरीत पुस्तके प्रकाशित करण्यात आली आहेत. 

(ब) महाराष्ट्राचा इतिहास व त्यावर WH टाकणा-या ऐतिहासिक कागदपत्रांचे संपादन व प्रकाशन - 
महाराष्ट्राच्या इतिहासावर प्रकाड टाकणारी उपलब्ध नवीन साधने आणि साहित्य लक्षात घेऊन व अशा अद्ययावत 
साधनसामग्रीचा उपयोग करून आधुनिक इतिहास रचनेच्या तत्वानुसार महाराष्ट्राचा प्रमाणभूत असा सुलभ 
राजकीय, सांस्कृतिक इतिहास मराठी भाषेत नव्याने संपादित / प्रकाशित करण्यात येतो. प्रागैतिहासिक 
काळापासून आधुनिक काळापर्यंत साधारणत: प्रत्येकी ५०० पृष्ठांच्या ५ खंडात म्हणजे (१) प्राचीन कालखंड, (२) 
मध्ययुगीन कालखंड, (३) मराठा काळखंड भाग-१, शिवकाळ, (४) मराठा कालखंड भाग-२ पेठठावेकाळ व (4) 
आधुनिक कालखंड अशा पाच भागांचा यात समावेश आहे, यापैकी प्राचीन कालखंड भाग-१, मध्यमयुगीन कालखंड 
भाग-१ (खंड -१ व २), मराठा कालखंड भाग-१ (शिवकाळ) व मराठा कालखंड भाग-२ (पेशवेकाळ) हे चार खंड 
प्रकाशित झाले आहेत. आधुनिक कालखंडाच्या लेखनाचे काम डॉ. के.के.चौधरी यांनी पूर्ण केले असून सदर 
आधुनिक कालखंडावरील आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास या पुस्तकाचे दोन्ही खंड प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. 


क) मंडळाची वैचारिक, समीक्षात्मक, चरित्रात्मक स्वरुपाची अन्य vera - खाजगी प्रकाशकांमार्फत 
साधारणत: जी पुस्तके प्रकाशित करण्यास नकार दिला जातो, अशी पुस्तके जिज्ञासू, चोखंदळ तसेच वाचकांस 
वाजवी किंमतीत उपलब्ध करून देण्यात येतात. मराठीतील प्रतिभावंत साहित्यिकांच्या साहित्याचे पुनर्मुद्रण तसेच 
समाज-परिवर्तन घडविण्यास मदत होऊ शकेल असे थोर विचारवंतांचे वाड्मय, असामान्य व्यक्‍तींची चरित्रे वगैरे 
प्रकाशित करण्यात येतात. संपूर्ण गडकरी भाग-१, महात्मा फुले समग्र वाडमय, लोकहितवादी समग्र वाड्मय, 
आगरकर GAT वाड्मय खंड १ ते ३, आचार्य भागवतांचे संकलित वाड्मय, प्रबोधनकार ठाकरे समग्र वाड्मय १ ते 
५, सांस्कृतिक महाराष्ट्र खंड १ व २, केशवसुतांची कविता (हस्तलिखिताची यथामूल आवृत्ती), नामदेवगाथा, भावार्थ 
रामायण, संत तुकाराम बाबांची गाथा (१९५० मध्ये प्रकाशित केलेली) अशा प्रकारची पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. 


ड) महाराष्ट्राचे शिल्पकार उपक्रम : महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाजिक, शौक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व 
वैचारिक जडणघडणीत ज्या महनीय व्यक्‍तींनी भर घातली आहे, त्यांच्या जीवनकार्यावर आधारित साधारणत: शांभर 
ते सव्वाशे पानांची चरित्रे महाराष्ट्राचे शिल्पकार या योजनेंतर्गत पुस्तकरुपाने प्रकाशित करण्यात येतात. 
आतापर्यंत एकूण vy महनीय व्यक्तींची चरित्रे प्रकाशित करण्यात आली आहेत. 


4o 


2) ललित व ललितेतर वाड्मयाच्या प्रकाशनार्थ अनुदान : मराठीतील वैचारिक व शास्त्रीय विषयावरील ग्रंथांची 
उणीव लक्षात घेऊन लिहिलेल्या शास्रीय व तांत्रिक विषयावरील वैशिष्ट्यपूर्ण संशोधनात्मक अशा उच्च दर्जाच्या 
लेखनाचा तसेच ललित साहित्यातील वाड:मयीन दृष्टीने गुणवत्तापूर्ण असलेल्या लेखनाचा विचार अनुदानासाठी केला 
जातो. महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाकडे पुस्तकाच्या VORA अनुदानासाठी व्यक्‍ती अथवा संस्थांकडून 
प्राप्त होणा-या पुस्तकाच्या प्रकाशन खर्चाच्या ७५ % इतके एकरकमी परंतु जास्तीत जास्त रु.३०,०००/-च्या मर्यादेत 
अर्थसहाय्य केले जाते. 


3) नवलेखक उत्तेजनार्थ अनुदान : मराठी भाषेतील नवळेखकांना ललित वाड्मयाच्या प्रकाशनासाठी उत्तेजनार्थ 
अनुदान देण्याची योजना महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत दरवर्षी राबविली जाते. सदर योजना 
महाराष्ट्रातील मराठी नवलेखकांनाच लागू आहे. मंडळाकडे दरवर्षी काव्य, कथा, नाटक / एकांकिका, कादंबरी, ललित 
गद्य व बाल arenas विविध प्रकारची हस्तलिखिते प्राप्त होतात. मंडळाच्या नवलेखक अनुदान समितीच्या 
बैठकीमध्ये प्राप्त अनुकूल हस्तलिखितांना अनुदान देण्यासंबंधीचा निर्णय दरवर्षी घेतला जातो. अनुकूल 
हस्तलिखितांच्या प्रकाहनासाठी मंडळाकडून प्रकाशकांना सुरुवातीस २५ टक्के अनुदान रक्कम देण्यात येते व 
प्रकाहकाने नवलेखकांची पुस्तके सुविहित पध्दतीने मंडळास छापून दिल्यानंतर उर्वरित ७५ टक्के अनुदानाची रक्‍कम 
मंडळाकडून देण्यात येते. 


४) नवलेखकांची चर्चासत्रे/कार्यशाळांना अनुदान : नवलेखकांना ज्येष्ठ साहित्यिकांचे मार्गदर्शन व्हावे, त्यांच्या 
लेखनात सुधारणा व्हावी म्हणून महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी नवळेखकांची चर्चासत्रे / कार्यशाळा आयोजित केल्या 
जातात. 


५) साहित्य संस्थांना अनुदान : या अनुदान योजनेअंतर्गत शासनामार्फत मराठी साहित्य आणि संस्कृतीच्या 
विकासासाठी खालील ७ संस्थांना सध्या दरवर्षी प्रत्येकी रु.१०.०० लक्ष इतके वार्षिक अनुदान देण्यात येते. 


अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ 


Ee) 


) 
२) विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर 
३) मराठवाडा साहित्य परिषद, औरंगाबाद 
४) महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे 
५) मुंबई मराठी साहित्य संघ, मुंबई 
६ कोकण मराठी साहित्य परिषद, रत्नागिरी 
७ दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा, कोल्हापूर 


६) अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनास अनुदान : अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ दरवर्षी 
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आयोजित करते. या संमेलनासाठी रु.२५ लाख इतके अनुदान देण्यात येत होते 
त्यात वाढ करून सन २०१८ पासून दरवर्षी रु.५० लाख इतके अनुदान देण्यात येते. 


७) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडून साहित्य व संस्कृतीच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेल्या 
व्यक्‍ती / संस्था / साहित्यिक यांना विविध पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. (पुरस्कार परिशिष्ट-६) 


८) अन्य मराठी साहित्य संमेलनांना अनुदान : महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण २०१० नुसार अखिल भारतीय 
मराठी साहित्य महामंडळामार्फत दरवर्षी आयोजित केल्या जाणा-या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाव्यतिरिक्‍त 


५१ 


राज्यामधील आयोजित होणा-या अन्य १५ मराठी साहित्य संमेलनांना प्रत्येकी दरवर्षी रु.२.०० लाखाचे अनुदान देण्यात 
येते. या योजनेची अंमळबजावणी करताना, दरवर्षी जाहिरातीद्वारे दिनांक ०१ मे ते ३१ मे या कालावधीत महाराष्ट्रात 
मुख्य मानल्या जाणा-या प्रवाहापेक्षा वेगळ्या प्रवाहातील जनसमुदायांच्या आणि उपेक्षित वर्गाच्या अन्य मराठी साहित्य 
संमेलनाचे आयोजन करणा-या साहित्य संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात येतात. या अर्जामधून शासनाकडून ठरविण्यात 
आलेल्या निकषांस पात्र ठरणा-या १५ साहित्य संस्थांची निवड महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या बैठकीत 
करण्यात येते व अशा पात्र संस्थांनाच प्रत्येकी रु. २.०० लक्ष इतके अनुदान त्या त्या आर्थिक वर्षात प्रदान करण्यात येते. 


९) मंडळाच्या ग्रंथांचे ई-बुक : महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाने मराठी भाषा, संस्कृती, विज्ञान, 
आधुनिक तंत्रज्ञान व समाजविद्या यासारख्या विविध विषयांवर आजमितीपर्यंत ५३३ ग्रंथ प्रकाशित केले आहेत. त्यापैकी 
४४४ पुस्तकांचे ई-बुक करण्याचे काम सी-डॅक, पुणे या संस्थेने पूर्ण केले आहे. 


qo) विविध वाड्मयीन प्रकल्प : नाट्यसंज्ञा कोड, मराठी नाटक आणि रंगभूमीचा समग्र इतिहास, महाराष्ट्राच्या 
सामाजिक-सांस्कृतिक स्थित्यंतराचा इतिहास, विविध विषयांच्या बृहद्ग्रंथांचे verre इत्यादी विविध प्रकल्प मंडळाने 
हाती घेतले आहेत. 


4Q 
3) महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ 
मराठी विश्वकोडा निर्मिती मंडळामार्फत राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम. 


(१मराठी विश्वकोड़ा खंडांमध्ये विविध विषयांची माहिती नोंदीच्या स्वरुपात प्रकाशित करण्यात येते. संकेतस्थळावर, 
सीडी स्वरुपात व कार्ड पेनड्राईव्ह स्वरुपात देखील प्रकाशित झालेले सर्व खंड उपलब्ध आहेत. 
(२मराठी विश्वकोशाचे मराठी वर्णमाळेनुसार अ ते ज्ञ पर्यंतचे २० खंड प्रकाशित करण्यात आले आहेत. 


१ ते २० खंडांचा नोंदीचा तपशील खालीलप्रमाणे 


am. | मजकुराची पृष्ठे | नोंदींची संख्या नोंदशीर्षक चित्रपटांची । प्रकाशन वर्ष 
संख्या 
ie el lel परिचय ग्रंथ ie = --| १९६५ 
[-___| [-__| परिभाषा संग्रह (खंड १८ वा) [-____| १९७३ 
ie] ९४४ ९४२ अंक ते आतुर चिकित्सा ८४ १९७६ 
२ १०४२ ९१८ आतुर निदान ते एप्सटाईन, जेकब | ७८ १९७६ 
३ ९६५ १११७ एहिबंगहाऊस, हेरमान ते किसंगानी | ४८ १९७६ 
४. ९९७ १०६४ कीकट ते गाल्फिमिया ग्लॉका Gy १९७६ 
प्‌. १०२२ ८९७ गाल्वा, एव्हारीस्त ते चेदि ७२ १९७६ 
६. १०८२३ ११४१ चेन, सर एर्न्स्ट बोरिस ते डोळा Gy १९७६ 
१०७८ ८९७ ड्युइस ते धरणगाव Yo १९७७ 
११११ ७७३ धरणे व बंधारे ते न्वाकशॉट Gy १९७९ 
g. ११४३ ८९८ पउमचरिउ ते पेहलवी साहित्य 4d १९७९ 
| १०. | १२५३ ७९८ पैकारा ते बंदरे 42 १९८२ 
११. | १११२ ११०६ बंदा ते ब्वेनस एअरीझ ६० १९८२ 
१२. | १५८६ ६६८ भंगुरतारा ते महाराष्ट्र राज्य ६० १९८५ 
१३. | १३२८ १०६९ महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रॉनिकी ष्ट १९८७ 
विकास महामंडळ ते म्हैसूर संस्थान 
१४. | १३०७ ८४७ यंग एडवर्ड ते रेयून्यो बेट gd १९८९ 
१५. | १३९६ ९०२ रेल्वे ते वाद्य व वाद्यवर्गीकरण Be १९९५ 
१६. | १००० ४८८ वाद्यवृंद ते विज्ञानशिक्षण २० १९९९ 
१७. | ८९३ ७८० विज्ञानाचे तत्वज्ञान ते दोक्सपिअर । ४४ २००७ 
१८. | ८७७ ६९९ शोख अमर ते सह्याद्री ३० २००८ 
१९. ।८८६ ७६९ संगर, फ्रेडरिक ते सृष्टी आणि मानव | ५० २०१२ 
२०. | ७५४ ६९० सेई शोनागुन ते हर्षचरित्र(पूर्वार्ध) ४८ २०१५ 
५८२ ६२४ हर्षवर्धन, ware ते ज्ञेयवाद १८ २०१५ 
(उत्तरार्ध) 


३) कुमार विश्वकोशाच्या योजनांतर्गत योजनेत जीवसृष्टी आणि पर्यावरण या विषयाचे भाग १ व २ पुस्तक स्वरुपात 
ब्रेल लिपीत प्रकागित करण्यात आळा आहे. बोलक्या स्वरुपात तसेच संकेतस्थळावर देखील प्रकाशित करण्यात आले 
आहेत. 


43 


४) कुमार विश्वकोश 
भाग-२ जीवसृष्टी आणि पर्यावरण 
प्रकाशित खंड नोंदशीर्षक Wer वर्ष 
परिचय ग्रंथ २००३ 
भाग १ अंकुरण ते ग्लुकोज २०११ 
भाग २ घटसर्प ते पॅरामिशियम २०१४ 


विश्वकोशाचे सर्व खंड पूर्ण करण्यास लागलेल्या प्रदीर्घ कालावधीमुळे विश्वकोशातील अनेक नोंदी आता कालबाह्य 
सर्व विषयातील/ज्ञानशाखेतील झालेले बदल विचारात घेता 
विश्वकोशाचे अद्ययावतीकरण जलद गतीने करणे आवश्‍यक आहे. त्याबरोबरच अद्ययावतीकरण करताना विश्वकोशाचा 
मूळ दर्जा कायम ठेवून अद्ययावतीकरणाकरिता माहिती व तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सर्व ज्ञान क्षेत्रातील माहिती एकाच वेळी 
उपलब्ध करून त्याचे समीक्षण-संपादन करून अंतिम करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विविध विषयांशी संबंधित 


असून, त्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे. 


मराठी विश्वकोशाचे अद्ययावतीकरण 


ज्ञानमंडळे गठीत करण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी विद्यापीठे/शैक्षणिक व संशोधन संस्था यांच्या सहकार्याने 


ज्ञानमंडळाच्या माध्यमातून अद्ययावतीकरणाचे काम सुरू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


उपरोक्‍त बाबी विचारात घेऊन झासनाने विविध विद्यापीठे, शौक्षणिक व संशोधन संस्था यांमध्ये विषयनिहाय 


ज्ञानमंडळे स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. 


मराठी विश्वकोठा खंडांच्या अद्ययावतीकरणासाठी स्थापन झालेली ज्ञानमंडळे 


(शासन निर्णय : मराठी भाषा विभाग क्र.विकोश/२०१५/प्र.क्र.१७१/भाषा-२, दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१६) 


क्र. पालक संस्था ज्ञानमंडळाचे नाव 
Lee . | मुंबई विद्यापीठ, मुंबई भारतीय धर्म आणि तत्वज्ञान 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई भारतीयेतर धर्म आणि तत्वज्ञान 


आधुनिक तत्वज्ञ आणि त्यांचे तत्वज्ञान 


२. 
3. | मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
४ 


. | मुंबई विद्यापीठ, मुंबई अर्थशास्र 

५. | मुंबई विद्यापीठ, मुंबई मानसशास्त्र 

६. | मुंबई विद्यापीठ, मुंबई भौतिकी 

७. | मुंबई विद्यापीठ, मुंबई गणित-सांख्यिकी 

८. | मुंबई विद्यापीठ, मुंबई वनस्पतीशास््र 

९. | डेक्कन कॉलेज अभिमत विद्यापीठ, पुणे प्रागैतिहासिक काळ व आद्य ऐतिहासिक काळ 
१०. | ०. | डेक्कन कॉलेज अभिमत विद्यापीठ, पुणे प्राचीन ऐतिहासिक काळ 

११. | डेक्कन कॉलेज अभिमत विद्यापीठ, पुणे भाषाशास्त्र 


१२. | भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिर, पुणे 


अभिजात भाषा आणि साहित्य 


१३. | रसायन तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई 


रसायनश्ास््र 


१४. | यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक 


शिक्षणशास्त्र 


US 


क्र. पालक संस्था ज्ञानमंडळाचे नाव 

१५. | मराठी विज्ञान परिषद, मुंबई वैज्ञानिक चरित्र, विज्ञान संस्था आणि संकीर्ण 
१६. | मराठी विज्ञान परिषद, मुंबई अणुविज्ञान आणि उर्जा तंत्रज्ञान 

१७. । महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे. विश्वसाहित्य 

१८. | स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेंड अब्जांडा तंत्रज्ञान 

१९. | महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, अहमदनगर कृषिविज्ञान 

२०. | गोखले राज्यशास््र आणि अर्थशास्र संस्था, पुणे सामरिकडशास्त्र आणि राष्ट्रीय सुरक्षा 

२१. | रचना संसद, मुंबई वास्तुकला आणि वास्तुविज्ञान 

२२. | रचना संसद, मुंबई दृश्यकला (चित्रकला आणि शिल्पकला) 
२३. | महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे भारतीय भाषा-साहित्य 

२४. | महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे लोकसाहित्य व लोकसंस्कृती 

२५. | प्रभात चित्रपट मंडळ, मुंबई चित्रपट 

२६. | हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ, अमरावती क्रीडा 

२७. | अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे स्थापत्य अभियांत्रिकी 

२८. | अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे यंत्र व स्वयंचल अभियांत्रिकी 

२९. | अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे विद्युत अभियांत्रिकी 

३०. | अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे धातुविज्ञान 

३१. | अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे संदेशवहन अभियांत्रिकी 

३२. | शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर मराठी साहित्य 

३३. | शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर राज्यशार 

३४. | शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर आधुनिक इतिहास-भारतीय आणि जागतिक 
३५. | गायन समाज देवल क्लब, कोल्हापूर संगीत (गायन, वादन, नृत्य) 

३६. | विश्वेश्वरय्या प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपूर खाणविज्ञान 

३७. | डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद । ATRIA 

३८. | डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद । प्रसारमाध्यमे 

३९. | आयएलएस लॉ कॉलेज, पुणे कायदा 

४०. | के.जे.सोमय्या भारतीय संस्कृती पीठ्म, मुंबई योगविज्ञान 

४१. | महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती, मुंबई आंतरराष्ट्रीय संबंध 

४२. | संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती भूविज्ञान 


डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 


माहिती तंत्रज्ञान-संगणक विज्ञान 


५५ 
4) राज्य मराठी विकास संस्था 


संस्थेचे उपक्रम : 


(१) संगणक व मराठी भाषा - माहिती व तंत्रज्ञान युगात संगणकाद्वारे मराठी भाषेचा प्रभावी वापर करण्याकरिता 
संस्था प्रयत्नशील आहे. विशेषत: प्रमाणीकरण (स्टॅण्डर्डायझेडान) व रुपांतरण (कन्व्हर्जन) याकामी संगणकतज्ज्ञांना 
भाषिकदृष्ट्या मार्गदर्शन करण्याचे कार्य संस्थेने केले आहे. कळफलकाच्या एकरुपतेसाठी मराठी वर्णमालेचे प्रमाणीकरण 
तसेच मराठीतील अकारविल्हे रचना (सॉर्टीग ऑर्डर्स) निश्चित करणे आवश्‍यक होते, ही गरज ओळखून संस्थेने अखिल 
भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, भाषातज्ज्ञ व संगणकतज्ज्ञ यांच्या सहकार्याने वर्णमाला व वर्णक्रम यांच्या 
प्रमाणीकरणासंदर्भात तयार केळेली वर्णमाला आणि वर्णलिपी झासन निर्णय (क्रमांक-मभावा- २००४/(प्र.क्र.२५/२००४) 
२० ब, दिनांक ०६.११.२००९) अन्वये झासनाने प्रसृत केला आहे. 


(२) काही महत्वपूर्ण vera : मराठी भाषेच्या विकासाला पूरक असे माहितीकोड, संकल्पनाकोश, सूची, 
माहितीपुस्तिका, कार्यपुस्तिका, वैचारिक, संशोधनात्मक लेखन, मराठी साहित्यकृतीची हिंदी भाषांतरे अशी विविधांगी ७१ 
पुस्तके संस्थेने प्रकाशित केली आहेत. त्यापैकी काही उल्लेखनीय प्रकाशने पुढीलप्रमाणे आहेत: 


** भाषा विषयक प्रकरणे 


(अ) मराठी भाषा : वाढ आणि बिघाड - (श्री.के.क्षीरसागर) मराठी बोलताना आणि तिच्यातून लेखनव्यवहार पार 
पाडताना सर्वसामान्य शिक्षित माणसाच्या मनात आज जे-जे प्रश्न घुटमळत आहेत, त्यांचा मुक्‍त मनाने घेतलेला 
परामर्श. 


(ब) महाराष्ट्राचा भाषिक नकाशा पूर्वतयारी - (प्रमुख संशोधक - डॉ.रमेश धोंगडे, संशोधन समन्वयक आणि 
संशोधन सहाय्यक- डॉ.अशोक सोलनकर) प्रमाण मराठी, बोली, उपभाषा, आदिवासींच्या भाषा, मिश्रभाषा इत्यादींचे 
विविध भाषिक अविष्कार, त्यांची प्रदेशानुसार नकाशाद्वारे मांडणी करून महाराष्ट्रातील भाषांची वैविध्यपूर्ण माहिती 
देणारा ग्रंथ. 


(3) कोश व सूची वाड्मय :- 


अ) कोश व सूची वाड्मय स्वरुप आणि साध्य (संपादन - सरोजिनी वैद्य, सुषमा पौडवाल, अनिता जोशी, 
कविता महाजन) बी.ए.एम.ए.चे मराठी विषयाचे विद्यार्थी, ग्रंथालयशास्त्र विद्यार्थी तसेच संशोधनपर लेखन करु 
इच्छिणाऱ्यांसाठी उपयुक्त, संस्कृत-इंग्रजी-मराठी भाषांतील वैविध्यपूर्ण कोडा व सूची वाड्मयाचा सांगोपांग परिचय 
करून देणारा ग्रंथ. 


ब) शालेय मराठी We - (वसंत आबाजी डहाके, गिरीऱा पतके) इयत्ता ५ वी ते १२ वी पर्यंतच्या सर्व 
विषयांच्या मराठी पाठ्यपुस्तकांशी संबंधित शब्द, संज्ञा, वाक्यप्रचार आदींची सचित्र व सोदाहरण ओळख या बाबी 
अंतर्भूत आहेत. 

क) विज्ञान संकल्पना कोडा - (प्रा.रा.वि. सोवनी) इयत्ता ५ वी ते १० वी पर्यंतच्या रसायनशास््र, भौतिकशास््र व 
जीवशास्त्रातील संकल्पना सुबोध मराठीतून उलगडून सांगणारा कोश, (मराठी विज्ञान परिषदेच्या सहकार्याने) 

ड) मराठी लघुलेखन Wap - (व.वा.इनामदार) मराठी लघुलेखनाचे शिक्षक आणि विद्यार्थी यांना 
सरावासाठी उपयुक्‍त ठरलेला लघुलेखनविषयक एकमेव ग्रंथ ना.गो.काळेलकर पुरस्कार, महाराष्ट्र राज्य शासन 
पुरस्कार १९९५-९६ 


५६ 
ई) दलित ग्रामीण साहित्य THM - (संपादक - डॉ.गंगाधर पानतावणे) याकरिता इ.स. १८१८ ते २००५ या 
कालखंडात प्रकाशित झालेल्या साहित्यातून दलित-ग्रामीण जीवनानुभव व्यक्‍त झाले आहेत असे साहित्य या 
शब्दकोशासाठी आधारभूत मानलेले आहे. त्यातील अपरिचित व नवीन शब्द कोशबध्द करण्यात येणार आहेत. 
दोन खंड प्रकाशित, तिसरा खंड लवकरच प्रकाशित होईल. 


(४) शौक्षणिक :- 

a) मराठी लेखन मार्गद्िका (यास्मिन शोख) सर्वसामान्य नागरिक, शाळा-महाविद्यालयांतील विद्यार्थी, भाषा 
शिकणाऱ्या अन्य भाषक व्यक्‍ती, दूरचित्रवाणीपटावर लेखन करणारे कलावंत, पाटया रंगविणारे रंगारी, 
टंकलेखक, संगणकावर अक्षरजुळणी करणारे तंत्रज्ञ अशा सर्वांना मराठीत लेखन करण्यासाठी बिनचूक मार्गदर्शन 
करणारे उपयुक्त पुस्तक, तिसरी सुधारित आवृत्ती लवकरच प्रकाशित होण्याच्या मार्गावर आहे. 

ब) प्रशासनिक मराठी भाषेचा विकास - (गीता भागवत) प्रशासनिक लेखन करणाऱ्यांसाठी मार्गदर्शनपर 
सूचनांसह, प्रशासनिक मराठीचा वस्तुनिष्ठ व STRATES पध्दतीने केलेला अभ्यास. 


संस्थेचे अन्य उपक्रम :- 


(१ बृहन्महाराष्ट्र मंडळांना अर्थसहाय्य योजना : या योजनेअंतर्गत, महाराष्ट्राबाहेर मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती 
वृध्दींगत होण्यासाठी कार्य करणाऱ्या देशांतर्गत बृहन्महाराष्ट्रातीळ मान्यताप्राप्त संस्था/मंडळे यांना विहित 
कार्यपध्दतीनुसार एकूण रु.२०.०० लक्ष (प्रत्येकी रु.२.०० लक्षच्या मर्यादेत) अर्थसहाय्य करण्यात येते. 


(२) प्रासंगिक उपक्रम :- वाचन प्रेरणा दिन / मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा - भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम 
यांच्या जन्मदिनाचे औचित्य साधून सन २०१५ पासून दरवर्षी दिनांक १५ ऑक्टोबर हा दिवस “ वाचन प्रेरणा दिन ” म्हणून 
साजरा करण्यात येतो. यानिमित्त विविधांगी कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतात. त्याचप्रमाणे राज्यामध्ये दरवर्षी १ 
जानेवारी ते १५ जानेवारी हा कालावधी “ मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा ” म्हणून साजरा करण्यात येतो. या निमित्ताने 
लेखन / वाचन / प्रचार / प्रसार म्हणजेच मराठीचा सक्षमपणे वापर करण्याकरिता संस्थेच्या स्तरावर विविध उपक्रम 
राबविण्यात येतात. 

(३) दलित-ग्रामीण साहित्य शब्दकोश व साहित्यसूची : दलित आणि ग्रामीण साहित्य हे मराठी साहित्यातील 
महत्वाचे असे दोन प्रवाह आहेत. अपरिचित शाब्द, संज्ञा, संकल्पना, म्हणी, वाक्‍्यप्रयोग यांमुळे हे साहित्य काही प्रमाणात 
वाचकांच्या दृष्टीने gale राहिले आहे. लोकजीवनाच्या वेगवेगळ्या अंगांशी निगडित san दलित-ग्रामीण साहित्यातील, 
शब्दांचा नेमका अर्थ सापडेल असा शब्दकोश आज मराठीत नसल्याने तसेच या साहित्यामधून जे नवनवीन आणि 
अपरिचित शब्द मिळतात ते प्रमाण मराठी भाषेत येणे आवश्‍यक असल्याने असे शब्द विविध साहित्यकृतींमधून निवडून 
त्यांचे अर्थ तपश्ीलांसह या कोशात दिलेले आहेत. ते विशिष्ट शब्द असलेले साहित्यकृतीतील मूळ वाक्यही वाचकांच्या 
संदर्भासाठी त्या त्या नोंदीमध्ये दिलेले आहे. या कोशाचे खंड- १ व २ प्रकाशित झाले आहेत. 


(४) दलित-ग्रामीण-साहित्य रूढी, प्रथा, परंपरा विधिकोश : दलित-ग्रामीण-साहित्य शब्दकोश या प्रकल्पाचाच 
हा एक भाग असून त्यामध्ये दलित व ग्रामीण साहित्यकृतींमधून आलेल्या विविध जाती-जमातींच्या विधी, रूढी, प्रथा, 
परंपरा, श्रध्दा, समजुती, सण-उत्सव, नवस-सायास, दैवत, लोकाचर इत्यादी विषयांच्या अनुषंगाने सांस्कृतिक संदर्भ 
असलेल्या अनेक संकल्पनांचे संकलन करून त्यांची सचित्र स्पष्टीकरणात्मक माहिती या कोशातून दिलेली असून हा 
कोश प्रकाशित करण्यात आला आहे. 


(५) वस्रननिर्मिती-माहितीकोडशा : वस्त्रोद्योगाची सर्वांगीण व अद्ययावत माहिती मराठी भाषेतून उपलब्ध करून देणारा 
वस्रनिर्मिती माहितीकोठडा हा प्रकल्प राज्य मराठी विकास संस्था आणि दत्ताजीराव कदम तांत्रिक शिक्षण संस्था, 


4g 


इचलकरंजी यांनी संयुक्‍तपणे कार्यान्वित केळा आहे. झपाट्याने विकसित होणाऱ्या विज्ञान तंत्रज्ञानामुळे भारतातील 
वस्त्रोद्योगाचा, वस्रनिर्मितीकळेचा विकास कसा होत गेला ते विकासाचे टप्पे, भारतीय वस्त्रो्योगाचे आजवरचे स्वरुप त्याची 
वैज्ञानिक-तांत्रिक प्रगती, महाराष्ट्राचे या उद्योगामधील स्थापन, होऊ घातलेले जागतिकीकरण या सर्वांचा या कोशात 
साकल्याने विचार करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सर्वसामान्य जिज्ञासूला समजेल salt माहिती या कोशात देण्यात 
आली आहे. या माहितीकोशाचे एकूण नऊ खंड संकल्पित असून आतापर्यंत चार खंडांचे प्रकाहन झाले आहे. पाचव्या 
खंडाची (HI व वस््रप्रावरणे) मुद्रणप्रत तयार झाली आहे. 


(६) मराठी ग्रंथसूचीमाला (१९५१-२०००) : शंं.ग.दाते यांनी सन १९५७० पर्यंतच्या मराठी ग्रंथांची विषयवार सूची दोन 
भागांत तयार केली होती. ही सूची बरीच वर्षे अनुपलब्ध असल्याने तिचे नवीन परिशिष्टांसह पुनर्मुद्रण संस्थेमार्फत 
करण्यात आले होते. इ.स. १९५० नंतर मराठीमध्ये प्रकाशित झालेल्या ग्रंथांची एकत्रित अशी विषयवार ग्रंथसूची उपलब्ध 
नसल्याने राज्य मराठी विकास संस्थेने “ मराठी ग्रंथसूचीमाळा ” हा प्रकल्प हाती घेतला असून, त्याअंतर्गत इ.स. १९५१ 
ते २००० या कालखंडातील मराठी ग्रंथांची विषयवार सूची तयार करण्यात येत आहे. आतापर्यंत या मालेतील चार भाग 
प्रकाशित करण्यात आले आहेत. 


(७) मराठी उत्तमोत्तम साहित्यकृतींची श्राव्य पुस्तके (ऑडियो सीडीज) : या प्रकल्पांतर्गत मराठीतील प्रसिध्द निवडक 
संतसाहित्य तसेच ज्ञानपीठ पारितोषिक विजेत्या साहित्यिकांचे साहित्य साहित्य अकादमी पारितोषिक विजेते साहित्य व 
महाराष्ट्र शासन पारितोषिक विजेते निवडक साहित्यकृतींची श्राव्य पुस्तके तयार करण्यात येणार असून, आतापर्यंत रम्य 
कृष्णाकाठ (स्व. यशवंतराव चव्हाण यांचे आत्मचरित्रो व श्री दासबोध (श्री समर्थ रामदास) या ग्रंथांची श्राव्य पुस्तके तयार 
करण्यात आली असून, ती संस्थेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. तसेच त्यांच्या ऑडिओ सीडीही 
संस्थेच्या कार्यालयात विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते मराठीतील ज्येष्ठ कवी कुसुमाग्रज आणि 
विंदा करंदीकर यांचे अनुक्रमे रसयात्रा व प्रवासी पक्षी आणि संहिता व आदिमाया या कवितासंग्रहांची श्राव्य पुस्तके 
संस्थेच्या संकेतस्थळावर जनतेसाठी विनामुल्य उपलब्ध करण्यात आली आहेत. 

(८) मोडी हस्तलिखितांचे मराठी भाषेत रुपांतरण व विषयसूची खंड तयार करणे: तमिळ विद्यापीठ, तंजावर येथील 
मोडी हस्तलिखितांचे मराठी भाषेत रुपांतरण करण्याचा प्रकल्प संस्थेने माहे मार्च २०१३ मध्ये तमिळ विद्यापीठ, तंजावर 
यांच्याबरोबर करार करून सुरु केलेला आहे. या प्रकल्पांतर्गत अतिमहत्वाच्या पाच लाख मोडी हस्तलिखितांचे जतन व 
संवर्धन करण्यासाठी पूर्वतयारी म्हणून त्यांची साफसफाई, दुरुस्ती करून त्यांची विषयाप्रमाणे सूची (कॅटलॉग) तयार 
करणे, ती कागदपत्रे संगणकावर (डिजिटायझेशन) आणणे व त्या कागदपत्रांचे मराठीमध्ये रुपांतरण करून ते प्रकाशित 
करणे असे या प्रकल्पाचे स्वरुप आहे. यातील पाच लाख हस्तलिखित कागदपत्रांची साफसफाई करणे, कागदपत्रांच्या 
घड्या काढणे, फाटलेली व जीर्ण झालेली हस्तलिखिते दुरुस्ती करणे इ. कामे पूर्ण झालेली असून या कागदपत्रांची 
संगणकावर पाच लक्ष इमेजेस / फ्रेम्स तयार करण्यात आली आहेत. 


(९) संस्थेच्या प्रकाशनांचे ई-पुस्तक स्वरुपात रुपांतरण करण्याचा प्रकल्प : संगणकीय क्रांतीमुळे उपलब्ध 
झालेल्या नव्या साधनांवर संस्थेची VORA उपलब्ध व्हावीत ह्या हेतूने संस्थेच्या काही प्रकाशनांचे ई-बुक स्वरुपात 
रुपांतर करण्याचे काम संस्थेने हाती घेतले आहे. संस्थेची ही प्रकाशने इ-पब, पीडीएफ अश्या विविध संगणकीय पुस्तक 
स्वरुपांत उपलब्ध होत आहेत. 


(१०) मराठी दुर्मिळ ग्रंथांचे संगणकीकरण : मराठी भाषा, संस्कृती, साहित्य आणि समाजजीवन यासंदर्भातील 
ऐतिहासिक ठेवा जतन करण्याच्या हेतूने आजवर प्रकाशित झालेल्या मराठी ग्रंथांपैकी ज्यांच्या स्वामित्व हक्काची मुदत 
संपली आहे, अशी मराठी भाषेतील दुर्मिळ पुस्तके आणि नियतकालिके ह्यांचे संगणकीकरण (डिजिटायझेदान) करून ते 
जनतेला उपलब्ध करून देण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. सद्य:स्थितीत राज्य मराठी विकास संस्थेकडून ९५६ 
दुर्मिळ ग्रंथांची सूची तयार करण्यात आली असून, आतापर्यंत १०३ राज्य मराठी विविध नियतकालिकांचे ३५७ सुटे अंक 


घट 


(२३९ बांधीव खंड - बांधीव खंडात एकाहून अधिक सुटे अंक असतात) उतरवून घेण्यासाठी (डाऊनलोड करण्यासाठी) 
सध्या संस्थेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. 


(११) संगणक आणि मराठी : मराठी भाषेतील संगणकवरील वापर वाढावा, तो अधिकाधिक गुणवत्तापूर्ण व्हावा 
ह्यासाठी सदर प्रकल्पश्ीर्षकांतर्गत विविध स्वरुपाचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यास अनुसरुन राज्य शासनाने दिनांक 
०८.०७.२०१६ रोजी प्रथम १ वर्षासाठी युनिकोड व कन्सोशिंयमचे वार्षिक सदस्यत्व घेतले आहे. युनिकोड कन्सोशियम 
ही संगणकावर विविध लिप्यांचा प्रमाणित वापर व्हावा यासाठी प्रमाणक तयार करणारी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संस्था 
आहे. या संस्थेचे सदस्यत्व घेतल्याने राज्य शासनास ह्या प्रमाणीकरणाच्या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार असून त्याद्वारे 
भविष्यातील बदलत्या तंत्रज्ञानाचा वेध घेता यावा तसेच मराठीच्या विविध क्षेत्रांतील वापरासाठी आवश्‍यक असलेल्या 
चिन्हांसाठी युनिकोड संकेतांक उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. 


(१२) युनिकोड-आधारित मुक्‍त (फ्री अण्ड ओपन सोर्स) मराठी टंक तयार करणे : “यशोमुद्रा” आणि “यशोवेणू” हे 
दोन टंक संस्थेच्या संकेतस्थळावर (rmvs.maharashtra.gov.in) विनामुल्य तसेच मुक्‍त (फ्री अण्ड ओपन सोर्स) स्वरुपात 
उपलब्ध करून दिले आहेत. त्याचप्रमाणे संस्थेला योग्य ते श्रेय देऊन हे टंक वापरण्यास त्याची प्रत करून घेण्यास, 
त्याची सर्व (तांत्रिक आणि ज्ञानात्मक) सामग्री पाहण्यास आणि अभ्यासण्यास, ह्या सामग्रीचा वापर करून नवी सामग्री 
तयार करण्यास आणि योग्य त्या श्रेयनिर्देशासह जीपीएल-३ ह्या परवान्याअंतर्गत वितरीत करण्यास स्वामित्व हक्क 
धारक म्हणून राज्य मराठी विकास संस्थेने मान्यता दिली आहे. 

(१३) पुस्तकांचे गाव : वाचन संस्कृतीची जोपासना व्हावी याकरीता इंग्लंडमधील “ हे-ऑन-वे ” च्या धर्तीवर 
महाराष्ट्रात पर्यटनस्थळी वाचकांसाठी “ पुस्तकांचे गांव ” उभारण्याची संकल्पना मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांनी सन २०१५ 
च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानमंडळासमोर मांडली. लोकसहभागातून साकारलेला “पुस्तकांचे गांव ” हा 
नाविन्यपूर्व प्रकल्प महाबळेश्वर व पांचगणीच्या मध्ये वसलेल्या तसेच कृषि पर्यटन व स्ट्रॉबेरीमहोत्सव हे प्रमुख आकर्षण 
असलेल्या “ भिलार “ या गांवात माहे मे, २०१७ पासून कार्यान्वित करण्यात आला आहे. भिलार गांवात घरे, लॉज, शाळा 
आणि मंदिर अशी सार्वजनिक ठिकाणे मिळून २५ जागा निवडण्यात आल्या आहेत. या २५ ठिकाणी पुस्तकांची 
साहित्यप्रकारनिहाय दालने ठेवण्यात आली आहेत. प्रत्येक घरात, पर्यटकांना पुस्तके व्यवस्थित पाहता येतीळ, चाळता 
येतील, प्रसंगी आरामात बसून वाचता येतील अशी व्यवस्था आहे. 


(१४) अशोक केळकर यांचा मराठी इंग्रजी शब्दकोश : भाषा वैज्ञानिक डॉ.अशोक केळकर यांच्या अपूर्ण राहिलेल्या 
“द प्रोजेक्ट ऑफ कॉम्प्रेहेन्सिव्ह मराठी इंग्लिश डिक्छानरी* या प्रकल्पाचे काम पश्चिम विभागीय भाषा केंद्र (भारतीय भाषा 
संस्था) पुणे या संस्थेच्या विद्यमाने पूर्ण करण्यात येणार आहे. 


(१५) विकिपिडीयावर मराठी कार्यशाळा : दि. १ जानेवारी २०१७ ते १५ जानेवारी २०१७ या कालावधीत भाषा 
पंधरवड्यानिमित्त राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी विकिपिडियावर मराठी या संदर्भातील कार्यशाळा आयोजित करण्यात 
आल्या होत्या. त्यामध्ये विविध क्षेत्रांतील ज्येष्ठ अभ्यासक, मराठी भाषा, विकिपिडियाचे महत्व सांगणारी तज्ज्ञ व्यक्‍ती 
कोणत्याही ज्ञानशाखेचा प्राध्यापक यांचा GAAS करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे मराठी भाषा गौरव दिनाचे औचित्य 
साधून विद्यापीठ स्तरावर मराठी भाषा प्रचार व प्रसार, विकिपिडीयावर मराठी या विषयासंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर जागृती 
करण्यासंदर्भात विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात महाविद्यालयीन विद्यार्थी मोठ्या 
प्रमाणात सहभाग झाले होते व मराठी विकिपिडीया या संकेतस्थळावर मराठी माहिती वाचकांना उपलब्ध करून देण्यात 
आली. 


18.33. 3033333333 


48 
परिशिष्ट ६ 
विभागामार्फत साहित्यिक क्षेत्रात देण्यात येणारे पुरस्काराचे स्वरुप 


(१) विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार - मराठी साहित्य क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या नामवंत ज्येष्ठ 
साहित्यिकास ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक कै.विंदा करंदीकर यांच्या नावे दरवर्षी जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान 
करण्यात येतो. पुरस्काराचे स्वरूप रू.५,००,०००/- (अक्षरी रूपये पाच लक्ष फक्त ) रोख, मानचिन्ह व मानपत्र असे 
आहे. यापुर्वीचे पुरस्कार सांस्कृतिक विभागाकडून प्रदान करण्यात आले आहेत. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून 
सन २०१० पासून राबविण्यात येत असलेली ही योजना सन २०१२-१३ पासून मराठी भाषा विभागाकडे वर्ग करण्यात 
आली आहे. 


विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कारांची मान्यवरांची यादी 


अ.क्र. वर्ष सन्मानित साहित्यिकांचे नाव 
a २०१०  । श्रीमती विजया राजाध्यक्ष 
२ २०११ | ait. के.ज.पुरोहित 
३ २०१२ | श्री.ना.धों.महानोर 
8 2093 _ श्री. वसंत आबाजी डहाके 
षु २०१४ श्री. द aT .मिरासदार 
& 2094 | प्रा. रा.ग.जाधव 
२०१६ श्री. मारुती चितमपल्ली 
८ २०१७ | श्री. मधु मंगेश कर्णिक 


(२) श्री.पु.भागवत पुरस्कार - मराठी साहित्य निर्मिती क्षेत्रात लक्षणीय व उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या प्रकाशन संस्थेस 
मराठी प्रकाशन व्यवसायात मोलाचे कार्य करणारे श्री.पु.भागवत यांच्या नांवे दरवर्षी पुरस्कार देण्यात येतो. या 
पुरस्काराचे स्वरूप रू.३,००,०००/- (अक्षरी रूपये तीन लक्ष फक्त) रोख, मानचिन्ह व मानपत्र असे आहे. पर्यटन व 
सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून सन २००८ पासून राबविण्यात येत असलेली ही योजना सन २०१२-१३ पासून मराठी भाषा 
विभागाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. 


श्री.पु.भागवत पुरस्कारांची मान्यवरांची यादी 
अ.क्र वर्ष सन्मानित संस्थेचे नाव 
fea | २००८ | पॉप्युलर WHR 
२ २००९ | साकेत प्रकाशन 
३ २०१० | मौज प्रकाशन 
४ २०११ | नवचैतन्य HRM 
षु २०१२ | मॅजेस्टिक प्रकाशन 
द २०१३ | राजहंस VORA 
9 2098 | श्री. केशव भिकाजी ढवळे प्रकाशन, मुंबई 
८ २०१५ | कॉन्टीनेन्टल प्रकाशन, पुणे 
९ २०१६ । भारतीय विचार साधना, पुणे 
| ao | ० २०१७ | वरदा प्रकाशन, पुणे 


६0० 
(३) डॉ. अशोक केळकर मराठी भाषा अभ्यासक पुरस्कार - मराठी भाषा अभ्यास क्षेत्रात मोलाचे योगदान देणाऱ्या 
अभ्यासकांना (व्यक्ति अथवा संस्था ) आतंरराष्ट्रीय किर्तीचे ज्येष्ठ भाषा वैज्ञानिक आणि साहित्य समीक्षक डॉ. अशोक 
केळकर यांचे नावाने मराठी भाषा अभ्यासक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. “ अशोक केळकर, मराठी भाषा 


अभ्यासक पुरस्कार” रु.२.०० लक्ष (रुपये दोन लक्ष फक्त) रोख, मानचिन्ह व मानपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे. 


“ डॉ. अशोक केळकर, मराठी भाषा अभ्यासक पुरस्कार ” प्राप्त मान्यवरांची यादी 


अ.क्र. वर्ष सन्मानित मान्यवर 
ea 2094 | SLARIM बर्नसन, HOC 
(सध्या वास्तव्य हैद्राबाद ) 
२ २०१६ । श्रीमती यास्मिन शेख ,पुणे 
२०१७ | श्री. अशोक बिनीवाले ,पुणे 


(४कविवर्य मंगेश पाडगांवकर मराठी भाषा संवर्धक पुरस्कार - मराठी भाषेच्या संवर्धनाकरिता उल्लेखनीय 
कामगिरी करणा-या व्यक्‍ती अथवा संस्थेस या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. " कविवर्य मंगेश पाडगांवकर " मराठी 
भाषा संवर्धक पुरस्कार “ रु.२.०० लक्ष (रुपये दोन लक्ष फक्त) रोख , मानचिन्ह व मानपत्र ” असे या पुरस्काराचे स्वरुप 
आहे. 


“कविवर्य मंगेश पाडगांवकर, मराठी भाषा संवर्धक पुरस्कार ” प्राप्त मान्यवरांची यादी 


अ.क्र. । वर्ष सन्मानित मान्यवर 

fae = 2094 | श्रीमती बेबीताई गायकवाड, अहमदनगर 
२ २०१६ | at. श्याम जोशी ,बदलापूर 

३ २०१७ | मराठी विज्ञान परिषद 


(4) स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार योजना (एकूण ३५ पुरस्कार) :-- 
मराठी भाषेतील उत्कृष्ट वाड्मय निर्मितीस स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार या योजनेअंतर्गत 
विविध वाड्‌:मय प्रकारांकरिता खालीलप्रमाणे पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. 


अ.क्र वाड्‌:मय प्रकार पुरस्कार रक्‍कम 
ie | We वाड्मय - काव्य कवी केडावसूत पुरस्कार रु.१,००,०००/- 
२ प्रौढ वाडमय - नाटक / एकांकिका राम गणेश गडकरी पुरस्कार रु.१,००,०००/- 
३ प्रौढ वाडमय - कादंबरी हरी नारायण आपटे पुरस्कार रु.१,००,०००/- 
४ प्रौढ वाड्मय - लघुकथा दिवाकर कृष्ण पुरस्कार रु.१,००,०००/- 
y प्रौढ वाडमय - oferta अनंत काणेकर पुरस्कार रु.१,००,०००/- 
(ललित विज्ञानासह) 
& प्रौढ वाडमय - लळितगद्य अनंत काणेकर पुरस्कार रु.१,००,०००/- 
(ललित विज्ञानासह) 


६१ 


C प्रौढ वाड्मय - चरित्र न.चिं.केळकर पुरस्कार रु.१,००,०००/- 
८ प्रौढ वाड्मय - आत्मचरित्र लक्ष्मीबाई टिळक पुरस्कार रु.१,००,०००/- 
९ प्रौढ वाड्मय - समीक्षा / वाड्मयीन श्री.के.क्षीरसागर पुरस्कार रु.१,००,०००/- 
संशोधन / सौंदर्यशास्र / ललितकला 
आस्वादपर लेखन 
(१७. | ०__ प्रौढ वाड्मय - राज्यशास्त्र AAAI डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार । रु.१,००,०००/- 
शि १ | प्रौढ वाडमय - इतिहास शाहू महाराज पुरस्कार रु.१,००,०००/- 
१२ । प्रौढ वाडमय - भाषाशारसत्र/व्याकरण नरहर कुरुंदकर पुरस्कार रु.१,००,०००/- 
१३ | प्रौढ वाड्मय - विज्ञान व तंत्रज्ञान (संगणक | महात्मा जोतिराव फुले पुरस्कार रु.१,००,०००/- 
व इंटरनेटसह) 
१४ | We वाडमय - शेती व शोतीविषयक पूरक । वसंतराव नाईक पुरस्कार रु.१,००,०००/- 
व्यवसाय लेखनासह 
१५ | He वाडमय - दलित साहित्य लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार | रु.१,००,०००/- 
१६ | ole वाड्मय - अर्थशास्र व सी.डी. देशमुख पुरस्कार रु.१,००,०००/- 
अर्थशास्रविषयक लेखन 
१७ । प्रौढ वाड्मय - तत्त्वज्ञान व मानसहास्त्र ना.गो.नांदापूरकर पुरस्कार रु.१,००,०००/- 
१८ | We वाडमय - शिक्षणशास्त्र कर्मवीर भाऊराव पाटील पुरस्कार  । रु.१,००,०००/- 
१९ | प्रौढ वाडमय - पर्यावरण डॉ. पंजाबराव देशमुख पुरस्कार रु.१,००,०००/- 
२०  । प्रौढ वाड्मय - संपादित/ आधारित रा.ना.चव्हाण पुरस्कार रु.१,००,०००/- 
२१  _। प्रौढ वाड्मय - अनुवादित तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार | रु.१,००,०००/- 
२२ । प्रौढ वाडमय - संकीर्ण (क्रीडासह) भाई माधवराव बागल पुरस्कार रु.१,००,०००/- 
२३  । प्रथम प्रकाडहान -काव्य बहिणाबाई चौधरी पुरस्कार रु.५०,०००/- 
२४  । प्रथम प्रकाहन -नाटक / एकांकिका विजय तेंडूलकर पुरस्कार रु.५०,०००/- 
२५ | प्रथम प्रकाशन -कादंबरी श्री.ना.पेंडसे पुरस्कार रु.५०,०००/- 
२६  । प्रथम WRIA - लघुकथा ग.ल.ठोकळ पुरस्कार रु.५०,०००/- 
२७  । प्रथम eR - ललितगद्य ताराबाई शिंदे पुरस्कार रु.५०,०००/- 
२८  । प्रथम प्रकाशन - समीक्षा सौंदर्यशास््र रा.भा.पाटणकर पुरस्कार रु.५०,०००/- 
२९ | बाल वाड्मय-कविता बालकवी पुरस्कार रु.५०,०००/- 
३० | बालवाड्मय - नाटक व एकांकिका भा.रा.भागवत पुरस्कार रु.५०,०००/- 
३१ | बालवाड्मय - कादंबरी साने गुरुजी पुरस्कार रु.५०,०००/- 
३२ । बालवाड्मय - कथा राजा मंगळवेढेकर पुरस्कार रु.५०,०००/- 


( छोटया गोष्टी, परीकथा, लोककथांसह) 


६२ 


३३ । बाल वाड्मय - सर्वसामान्य ज्ञान (छंद व  । यदुनाथ थत्ते पुरस्कार ¥.40,000/- 
शास्त्रे) 

३४ | बालवाड्मय- संकीर्ण ना. धो. ताम्हणकर पुरस्कार 43200 

३५ । सरफोजीराजे भोसले बृहन्महाराष्ट्र सयाजी महाराज गायकवाड पुरस्कार | रु.१,००,०००/- 


पुरस्कार 


HEKKEKRKEEKRERKRKEREKEERE EERE 


६३ 
परिशिष्ट-(9 


माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या नियम ५ (१) व ५ (२) नुसार राज्य जन माहिती अधिकारी व राज्य सहायक 


जन माहिती अधिकारी तसेच नियम १९ (१) नुसार अन्वये नियुक्‍त केलेळे अपिलीय अधिकारी यांची यादी : 
(१) मराठी भाषा विभाग (खुद्द) 


अ. क्र विषय राज्य सहायक जन । राज्य जन माहिती | अपिलीय अधिकारी 
माहिती अधिकारी अधिकारी 
a आस्थापना-१ सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (आस्थापना) 
मराठी भाषा विभाग (खुद्द) अधिकारी, आस्थापना-१ (०२२) २२८५१२२२ 
आस्थापनाविषयक बाबी आस्थापना-१. (०२२) २२७९४२६६ | (०२२) २२७९४१६४ 
२ रोखझाखा सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, 
« मराठी भाषा विभागातील । अधिकारी, रोख शाखा 
अधिकारी / कर्मचारी रोख झाखा. (०२२) २२७९४२६७ 
यांची वेतन देयके व अन्य 
देयके यांचे आहरणव 
संवितरण. 
« मराठी भाषा विभाग (खुद्द) 
खर्चमेळ्याची कामे 
« सेवा पुस्तकातील सर्व 
नोंदी जतन करणे. 
३ भाषा-३ सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य साहित्य व अधिकारी, भाषा-३ भाषा-३ 
संस्कृती मंडळ आणि राज्य (०२२) 
मराठी विकास संस्था या २२७९४१६९ 
कार्यालयांचे धोरणात्मक बाबी 
(आस्थापनाविषयक बाबी 
वगळून). 
४ नोंदणी शाखा सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, अवर सचिव 
« विभागात आलेले टपाल / | अधिकारी, नोंदणी नोंदणी शाखा (गृह व्यवस्थापन) 
धारिका यांची आवक- शाखा. (०२२) (०२२) 
जावक (गोपनीय २२७९४१६९ २२८५१६३९ 
टपालासह) नोंदी ठेवणे व (०२२) 
त्यांचे कार्यासननिहाय २२७९४१६५ 
वाटप करणे. 


&8 


e मराठी भाषा विभागातील 
अभिलेख्यांची नोंदणी व 
जतन. 

« विधिमंडळ कामकाज 
संबंधित समन्वयाची कामे 


तद्‌नुषंगिक इतर सर्व बाबी 
व समन्वय. 
विनियोजन लेखे 


व विभागातील एकापेक्षा 
अधिक कार्यासनांशी 
संबंधित कामकाजाचे 
समन्वय. 
« गृहव्यवस्थापन 
4 भाषा-१ सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, 
विभागांतर्गत स्थापन केलेल्या | अधिकारी, भाषा-१ भाषा-१ 
समित्यांचे कामकाज, (०२२) 
अभिजात भाषा दर्जाविषयक २२७९४१६८ 
कामकाज, मराठी भाषा 
धोरण विषयक कामकाज व 
क्षेत्रीय कार्यालयांचे 
गृहव्यवस्थापन. 
आस्था-२ सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, अवर सचिव (अर्थसंकल्प) 
६ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अधिकारी, आस्था-२ | आस्था-२ (०२२) २२८५२२९८ 
आस्थापनाविषयक बाबी. (०२२) (०२२) २२७९४१६६ 
२२७९२९४१६९ 
सहायक कक्ष 
अधिकारी, आस्था-२ 
9 भाषा-२ सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, 
भाषा संचालनालय आणि अधिकारी, भाषा-२ भाषा-२ 
महाराष्ट्र राज्य मराठी (०२२) 
विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या २२७९४१७० 
धोरणात्मक बाबी. (आस्थापना | सहायक कक्ष 
विषयक बाबी वगळून). अधिकारी, भाषा-२ 
८ अर्थसंकल्प सहायक कक्ष कक्ष अधिकारी, 
मराठी भाषा विभाग (खुद्द | अधिकारी, अर्थसंकल्प | अर्थसंकल्प शाखा 
व क्षेत्रीय कार्यालयांचे शाखा. (०२२) 
अर्थसंकल्पीय अंदाज व २२७९४१६८ 


माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या नियम ५(१) व ५(२) नुसार राज्य जन माहिती अधिकारी व राज्य सहायक 


परिशिष्ट-(9 


(2) भाषा संचालनालय 


जन माहिती अधिकारी तसेच नियम १९ (१) नुसार अन्वये नियुक्‍त केलेले अपिलीय अधिकारी यांची यादी 


बाबी. 


अ.क्र विषय राज्य सहायक जन राज्य जन माहिती अधिकारी अपिलीय अधिकारी 
माहिती अधिकारी 

7 भाषा अधीक्षक, प्र. सहायक भाषा संचालक भाषा संचालक, 
संचालनालय कार्यासन-१४ (प्रशिक्षण व आस्थापना) महाराष्ट्र राज्य 
भाषा पर्यवेक्षक भाषा उप संचालक (विधि) we य 
संचालनालय - भाषा उपसंचालक 
अनुवादाविषयी. (अनुवाद व शब्दावली) 

२. विभागीय अधीक्षक विभागीय सहायक भाषा s/he 
कार्यालय, नवी संचालक 
मुंबई-आस्थापना 
व अनुवाद- 
विषयक बाबी. 

a विभागीय अधीक्षक विभागीय सहायक भाषा -- // -- 
कार्यालय, पुणे- संचालक 
आस्थापना व 
अनुवादविषयक 
बाबी. 

४. विभागीय अधीक्षक विभागीय सहायक भाषा =) 
कार्यालय, संचालक 
नागपूर- 
आस्थापना व 
अनुवादविषयक 
बाबी. 

4, विभागीय अधीक्षक विभागीय सहायक भाषा -- // -- 
कार्यालय, संचालक 
औरंगाबाद- 
आस्थापना व 
अनुवादविषयक 


६६ 
परिशिष्ट-(9 


(३) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ 


माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या नियम ५ (१) व ५ (२) नुसार राज्य जन माहिती अधिकारी व राज्य सहायक 


जन माहिती अधिकारी तसेच नियम १९ (१) नुसार अन्वये नियुक्‍त केलेले अपिलीय अधिकारी यांची यादी : 


क्र 


अ. 


विषय 


राज्य सहायक जन 


राज्य जन माहिती अधिकारी 


अपिलीय अधिकारी 


आस्थापना शाखा  - 
मंडळाच्या कार्यालयातील 
आस्थापनाविषयक बाबी 
हाताळणे, सेवापुस्तकाच्या 
सर्व नोंदी जतन करणे, 
लेखनसामग्री विषयक नोंदी, 
पदभरती पदाचे प्रस्ताव व 
अन्य आस्थापनाविषयक 
बाबी. 


प्रकाऱन शाखा << 
प्रकाहनविषयक बाबी, स्व. 
यशवंतराव चव्हाण राज्य 
वाड्मय पुरस्कार योजना, 
विंदा करंदीकर जीवन गौरव 
पुरस्कार योजना, श्री. पु. 
भागवत पुरस्कार योजना, 
अन्य मराठी साहित्य संमेलन 
अनुदान योजना, सांस्कृतिक 
धोरणातील मंडळाकडे 
सोपविळेळे प्रकल्प/ योजना 
व मंडळाने हाती घेतलेले 
प्रकल्प/ योजना. 


लेखा शाखा - मंडळाच्या 
कार्यालयाची सर्व देयके 
तपासणे, खर्चाचा ताळमेळ, 
विनियोजन लेखे इतर अन्य 
लेखाविषयक कामे. 


माहिती अधिकारी 


प्रपाठक, 


सहायक लेखा 
अधिकारी, 


अधीक्षक तथा जन माहिती 
अधिकारी, 

महाराष्ट्र राज्य साहित्य 
आणि संस्कृती मंडळ,मुंबई 


दूरध्वनी क्रमांक : 
(०२२) २४३२६५६९३१ 


ई-मेल : secretary. 
sblc-mh@gov.in 


सचिव, 
महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि 
संस्कृती मंडळ,मुंबई 


दूरध्वनी क्रमांक : 
(०२२) २४३२५९२९ 
ई-मेल टु 


secretary .sblc- mh@gov.in 


६७ 
परिशिष्ट-(9 


४) महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ 


माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या नियम ५(१) व ५(२) नुसार राज्य जन माहिती अधिकारी व राज्य सहायक 
जन माहिती अधिकारी तसेच नियम १९ (१) नुसार अन्वये नियुक्‍त केलेले अपिलीय अधिकारी यांची यादी 


अ. विषय राज्य सहायक जन राज्य जन माहिती अधिकारी अपिलीय अधिकारी 
क्र माहिती अधिकारी 
। आस्थापना शाखा हि अधीक्षक, सचिव, 


महाराष्ट्र राज्य मराठी fast राज्य मराठी विश्वकोश 
निर्मिती मंडळ, रविंद्र नाट्य मंदिर, |निर्मिती मंडळ, रविंद्र 


दुसरा मजला, सयानी मार्ग, नाट्य मंदिर, दुसरा 
प्रभादेवी, मुंबई ४०० ०२५. मजला, सयानी मार्ग, 
दू. क्र. ०२२-२४२२९०२० प्रभादेवी, मुंबई ४०० ०२५. 


दू.क्र. ०२२-२४२२९०२० 


महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश कार्यालय - वाई 


अ.क्र विषय राज्य सहायक जन राज्य जन माहिती अधिकारी अपिलीय अधिकारी 
माहिती अधिकारी 
३ प्रशासन शि सहायक सचिव, सचिव, 
जन माहिती अधिकारी वरीलप्रमाणे 
मराठी विश्वकोश कार्यालय, 
३०९/३१०, गंगापुरी, वाई, 
जि. सातारा- ४१२ ८०३ 


६८ 
परिशिष्ट-(७ 
4) राज्य मराठी विकास संस्था 


माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या नियम ५(१) व ५(२) नुसार राज्य जन माहिती अधिकारी व राज्य 
सहायक जन माहिती अधिकारी तसेच नियम १९ (१) नुसार अन्वये नियुक्‍त केलेले अपिलीय अधिकारी यांची यादी 


विषय राज्य सहायक जन माहिती राज्य जन माहिती अपिलीय अधिकारी 
अधिकारी अधिकारी 
प्रशासन | कार्यासन अधिकारी प्रशासकीय अधिकारी, संचालक , 

राज्य मराठी विकास संस्था, राज्य मराठी विकास राज्य मराठी विकास संस्था, 
मुंबई संस्था,मुंबई मुंबई 
दूरध्वनी क्रमांक दूरध्वनी क्रमांक दूरध्वनी क्रमांक 
(०२२) २२६३१३२५ (०२२) २२६३१३२५ (०२२) २२६३१३२५ 
फॅक्स -(०२२) २२६५३९६६ फॅक्स -(०२२) २२६५३९६६ | फॅक्स -(०२२) २२६५३९६६ 
rmvs__mumbai@yahoo.com rmvs__mumbai@yahoo.com 


KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKK KKK KKKK KKK KKK KKK KKK RK KKK 


६९ 


४99229 9२६१8 ०9"5६8७ 828992 be AROb eb A3hb (Ob-3b08) फे) 
000 त्या ००'० oft प oft Ibis 110 121) bo 
20° Sb eas 20° 8b ot Bb sag ot Bb bitte ७112112342 1२09०00112 
hoy eae he 38t ०560 96६०08 he Boe oh’ Hd Led Eid b| (212 12012 
५७60६ ६6७७७ ६०१229 9922६ 07 ohb h7 bet ४०७ ||| 194२७९] [Olt pola > Bh 
HE Rt 3 heb b3 be ६2७०8 ५22०७ Heche ९०७३ [Prt Jallie IIE pala त 
He e3h व He e3h 2०४५५५ as 2०५५५ 1२९०९०] bE lait 
3B She hob ७6७0८ 92६०9 ००८०६ dt bot POlkb 111६९19150 12139 | 607900८ 
22899 ६8692 9६6589 ६०६282 ०७८०७ ६२६७8७ (3b-hbod) क 
००'० FES ००'० oft oe oft Ibis 110 1८21) bo 
9५09 ars 9909 bh’ eb oi ७०६७ [७६ ७२124२ (२८० 
bhhee 501819 ४५७०2 20०2६ ०००९८ PhP Iredbs ५०२] (810 Pola 
१७८६८ PSE Pb edb 50399 00°08 Beet ९०७ [> 19१२७] [810 Pals SolN Bh 
ho’ bog oh'tob 901292 867 61618 ०0६६७ Bo bse ९०७३ [Pr [0119 Pls Pals SalMBhe 
&b heh ae &b heh th'€o38 cai 29६०४५ REIL! latte 
७९०8८ ०0०'0 ७६०४८ coy te? 061031 2०6५2 1२७01८ 11४७ 1915 [815 | Bbo-hbot 
८६११०७ PO 8९28० 98"७४टट 00°73 PR SELL (0७-8७०८) क) 
०४'० oF ०३'० ०8&'2 zs ost 111012 110] 11९00) be 
£7°6) Se £76) ६6६७ वन ६6६७ ७२1०. २६०१ 
५७6'229 ०४००७ 37°b? Porthé 00" Phe 20°88 19 Bic b| 812 pola 
hb’ SBb dh'6) 3h'b Bb Be bet 00°08 २2७७७ 9०७ [>] 12९१७] [912५ 12012 रण ित 
२2262 ०092 २6४2७ ७६७०8 ००६३७ ७६2६2 ९०७ [pdb 101119 12210 pals > टेप 
६४७७8 a ES'OhS 210080 ae Ph o8h POlbOibE alt, 
do hot dee 07 bod eb’ oh6) ००'601 2७'६६ट 1२९०॥८५ 1110६९1915 18139 | 1997800 
pba फळ pbab Indbh Les bs/ [tale bb 
(91821 "a ७५५०२) 


८७03२९] ९॥०९|]२ ४७ b >७>७ १२७७१ ॥७|७५%|७२ Alb Ip 2976७०९ LEA P hb-Rbod LEA 11६९1७७ (2105 
यया 


७० 


PE bAZE 2६2७85 ५०६७8७७ ०५६७2६ 9287661559 2७३६३७ (2७-6७०८) Inds 
== == a ot'b =e ०2७ ibis |ie 15] br @bs bo 
ot’ be He ot’ be 6)3°be ae 6)3°be bile ७२12१२ Pic bale 
0? 226) of BE3 oh'tob 0272९6) ०६५६५ oh tob Leaks 1४0 (810 Pols 
Ph Bhe 80'68 8179199 62'७७ 3h hob ७६39७ ९०७ [२] 12१७७] [812५ 12012 > घेत 
68263 66) ६6६ ०6292 29269 oy SHE 2८०७०६ २०७] [3५३ > 10118 12210 pals > टेप 
Re LOB a Re LOB 7h’ 6)06) ae 21606 1२९०11: ९०129 19116 
४००29 be’ bbe 22'23ट Bh E36) t6 b3h BP bEE 1२७०1८५ 116) 1916 (9181 | Pb-Abot 
pba फळ pbap Ind Les bs /te62 [tal pb 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


